RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक २५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ५४ , किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 
पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक वि.शा. / कोरोना / मनाई आदेश / १ ९ ६८ / २०२१.– ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला कोरोना 
आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषीत केलेला आहे . तसेच कोरोना विषाणुंचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात व मिरा - भाईंदर , वसई - विरार 
शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे . तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणु ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ दिनांक १३ मार्च २०२० रोजीपासून लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार 
अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे . त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे . 

त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटीफीकेशन क्रमांक डीएमयु / २०२० / सीआर ९ २ / आपत्तीव्यवस्थापन -१ , दिनांक १३ एप्रिल २०२१ अन्वये , 
महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्रमांक डीएमयु / २०२० / सीआर ९ २ / आपत्तीव्यवस्थापन -१ , दिनांक २१ एप्रिल २०२१ अन्वये , महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन 
क्रमांक डीएमयु / २०२० / सीआर ९ २ / आपत्तीव्यवस्थापन -१ दिनांक २ ९ एप्रिल २०२१ अन्वये दिनांक १५ मे २०२१ पर्यंत लॉकडाऊन आदेश लागू 
केलेला आहे . उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ११ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने कोरोना विषाणु संसर्गाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता दिनांक १ जून २०२१ रोजीचे 
सकाळी ७.०० वा . पर्यंत राज्यात यापुर्वी लागू केलेल्या मनाई आदेशातील निबंधास मुदतवाढ दिली आहे . 

ज्याअर्थी , मी विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शासनाच्या क्रमांक पीआरओ -० ९ २० / प्र.क्र . २१७ / विशा - २- फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( सन १ ९ ७४ चा २ ) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त विशेष 
प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) अन्वये , जा.क्रमांक / विशा / कोरोना / मनाई आदेश / 
१६५२/२०२१ दिनांक १४ एप्रिल २०२१ , जा.क्रमांक / विशा / कोरोना / मनाई आदेश / १७४२ / २०२१ , दिनांक २२ एप्रिल २०२१ अन्वये आणि जा.क्रमांक 
विशा / कोरोना / मनाई आदेश / १८२४ / २०२१ , दिनांक ३० एप्रिल २०२१ अन्वये निर्गमित केलेले मनाई आदेश हे दिनांक १५ मे २०२१ रोजीचे ७-०० वा . 
पर्यंत लागू करण्यात आलेले होते . संदर्भ क्रमांक ११ अन्वये शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशास अधिन राहून मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस 
आयुक्तालयातील वाढत्या कोविड संसर्गास तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) 
( ३ ) प्रमाणे जनतेस , खालील व्यक्ती , आस्थापना यांना उद्देशुन आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १४ एप्रिल २०२१ , दिनांक २२ एप्रिल २०२१ व दिनांक 
३० एप्रिल २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या मनाई आदेशामध्ये खालील अतिरीक्त निर्बधांचा समावेश करण्यात आला असून सदरचा मनाई 
आदेश अतिरिक्त निबंधासह दिनांक १५ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ७-०० वा.पासून ते दिनांक १ जून २०२१ रोजी सकाळी ७-०० वा.पर्यंत लागू 
राहतील , महाराष्ट्र शासन आदेशातील अतिरिक्त निबंध खालीलप्रमाणे आहेत : 

१. महाराष्ट्र राज्यात प्रवेश करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस , तो कोणत्याही वाहतुकीच्या साधनाने आल्यास त्याने प्रवेश करण्यापुर्वी ४८ 
तासांतील आर.टी.पी.सी.आर. चाचणी केल्याचे प्रमाणपत्र जवळ बाळगणे आवश्यक राहील . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


२. दिनांक १८ एप्रिल २०२१ रोजी व दिनांक ०१ मे २०२१ रोजीच्या मनाई आदेशातील तरतूदीप्रमाणे लागू केलेले निबंध हे देशातील कोणत्याही 
भागातील संवेदनशील उत्पत्ती स्थानाहून येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस लागू राहतील . 

३. माल वाहतुक करणाऱ्या वाहनांमध्ये दोन पेक्षा ( चालक , क्लिनर / हेल्पर ) जास्त व्यक्तींना प्रवासास मुभा असणार नाही . जर अशी 
मालवाहतुक करणारी वाहने परराज्यातून महाराष्ट्र राज्यात येणार असतील तर त्यांनी प्रवेश करण्यापुर्वी ४८ तासांतील आर.टी.पी.सी.आर. चाचणी 
केल्याचे प्रमाणपत्र जवळ बाळगणे आवश्यक राहील व असे प्रमाणपत्र ७ दिवसांपर्यंत ग्राहय धरले जाईल . 

४. दुध विक्री करणाऱ्या किरकोळ विक्रेत्यांना अत्यावश्यक सेवेप्रमाणे आदेशाच्या अधिन राहून दुध विक्री तसेच होम डिलेवरी करीता परवानगी 
असेल . दुध संकलन , त्याची वाहतुक व प्रक्रिया यावर कोणतेही निर्बंध असणार नाहीत . 

५. कोविड व्यवस्थापनाशी औषधांच्या वाहतुकीशी निगडीत असलेल्या विमानसेवा आणि बंदर विभागामधील तसेच व्यक्तींना लोकल , मोनो 
आणि मेट्रो रेल्वे सेवांमध्ये प्रवासास मुभा राहिल . 

सदर मनाई आदेशाबाबत प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा.पोलीस आयुक्त 
तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४ मे २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


मि.भा.व.वि.आयुक्तालय . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय . 


३ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 
पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

मनाई आदेश 


२ . 


४ . 


५ . 


क्रमांक पो.उप.आ.मुख्या . / मनाई आदेश / २० ९ ६ / २०२१.– ज्याअर्थी मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , अतिक्रमण हटवणे इत्यादी 
कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे . 

ज्याअर्थी , मी विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांकपो.आ.वा . / अधि.प्रधान / आदेश / ३० / 
२०२० , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) चे 
वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत . 

मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड , काशिमिरा , नवघर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई , माणिकपुर , 
वालीव , नालासोपारा , तुळींज , विरार व अर्नाळा असे एकूण १३ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी , समाज 
कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे . 

त्याअर्थी , वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त , 
( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोटकलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जिवित व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 
१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बाळगणे . 

दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 
३ . कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 
सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वादय वाजवणे . 

सभ्यता अगर निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथुन पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही . 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरीष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने 

सुट 

दिलेली आहे . 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 

लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
२. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
३ . सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक . 
सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला 

समुदाय . 
पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
६ . सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेले ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक २८ मे २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासून ते दिनांक ११ जून २०२१ रोजीचे २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . वरील 
मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


६ . 


७ . 


१ . 


४ . 


५ . 


मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय , 
दिनांक २७ मे २०२१ . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्या . ) , 
मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP / XI ( 6 ) /L.W.1702 ( 5 ) /2021.- WHEREAS , considering necessity for the preservation of 
public peace and public safety in Brihan Mumbai . I , Chaitanya . S. , Dy . Commissioner of Police 
( Operations ) , Brihanmumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub - section ( 1 ) 
and ( 2 ) of section 37 read with sub - section ( 6 ) of section 2 and sub - section ( 2 ) of section 10 of the 
Maharashtra Police Act ( Mah . XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout 
Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours of 25th May 2021 to 24-00 hours on 23rd June 
2021 . 

( 1 ) Carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed guns , knives , sticks or 
lathis or any other articles which are capable of being used for causing physical harm ( violence ) 
save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific 
permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

( 2 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( 3 ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missile . 

( 4 ) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof . 
( 5 ) The public utterance of cries , singing of songs , playing of music . 

( 6 ) Delivery of harangues , use of gestures or mimetic , representations and the preparations , 
exhibition or dissemination of pictures , symbols , placards or any other object or thing which may 
in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City , offend against decency or 
morality or undermine the security of or tend to over - throw the state . 

2. If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive 
or missile in contravention of such prohibition , he / she shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile and it shall be liable to be seized from him / her by any police 
officer and the article , corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the 
State Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3/2 feet . 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned , 

( a ) Any investigation or legal proceedings may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in 
Brihanmumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by 
announcing the same through loudspeakers or megaphones , as well as publishing through 
media of whatever form available . 

Given under my hand and Seal on this 21st day May , 2021 at Mumbai . 


CHAITANYA . S. , 


Mumbai . 


Dy . Commissioner of Police ( Operations ) 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


५ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. XI ( 6 ) / 144 / ( 03 ) /2021.- Whereas due to the situation prevailing in the areas under the 
control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai , it is apprehended that subversive / anti - social 
elements may seek hide outs in the residential areas and there is every likelihood of breach of 
peace and disturbance of public tranquility with grave danger to human life and injury to private / 
public property on that account . 

2. And whereas it is necessary that some check should be put on landlords / tenants so that 
terrorist / anti - social elements in the guise of tenants may not cause subversive activities , riots , 
affray etc ; and that immediate action is necessary for the prevention of the same . 

3 . Now , therefore I , Chaitanya . S. , Dy . Commissioner of Police , ( Operations ) , Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u./sec 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's Order 
dated 23rd December 1959 u / s . 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act 
XXII of 1951 ) do hereby order that each landlord / owner / person of any house / property which falls 
under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner who has let / sub - let / rent out any 
accommodation to any person , shall immediately furnish the particulars of the said tenant / tenants 
to the Senior Police Inspector of the Police Station concerned . The persons dealing in property 
business , shall also inform in writing , to the Senior Police Inspector concerned , in whose 
jurisdiction the premises fall , about the particulars of the said tenants . 

4 . If the person to whom the accommodation is let / sub - let / rented out is a Foreigner , then 
the owner and the Foreigner , shall furnish his Name Nationality , Passport details ie , Passport 
No. , Place and date of issue , validity , Visa details i.e. Visa No. , category , place and date of issue , 
validity , registration place and reason for stay in city to the concerned police station . 

5 . This order shall come into force with effect from 28th May 2021 and shall be effective 
for a period of 60 days upto 26th July 2021 ( both days inclusive ) unless withdrawn earlier . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 

7. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press , and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices , 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and Seal this on 24th day of the May , 2021 . 


Mumbai . 


CHAITANYA . S. , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) 

and Executive Magistrate 

Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAY MUMBAI 


Order 


No. CP / RLY / MUMBAI / PROHIBIT ACTS / 2021-10.— WHEREAS , I , consider it necessary for 
the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . I , 
Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub - section ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 
( Mah . Act XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00.01 hours of 29th May 2021 to 24.00 hrs . of 12th June 2021 . 

1 . ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears . bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority ; 

( 6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive ; 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles ; 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof ; 
( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music ; 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object or 
thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the state . 

2 . If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3/2 feet . 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( 6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5 . I , further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as 
publishing through media . 

Given under my hand and Seal this 25th May , 2021 . 


Mumbai . 


QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , पालघर , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक गृह / क .१ / टे .४ / मनाई आदेश / एस.आर. - १८ / २०२१ . – ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर मोर्चे , उपोषणे , धरणे , आंदोलन 
व रास्ता रोको करणेकामी बसण्याकरीता व ध्वनीक्षेपकाचा वापर करणेकामी पोलीस विभागामार्फत परवानगी देण्यात येते . परंतू त्यामुळे निर्माण 
होणाऱ्या गजबजाटात कार्यालयात काम करणे अशक्य होते . तसेच या कार्यालयासमोरील रस्त्यालगतची जागा खाजगी असून ती निमुळती असल्याने 
सदर ठिकाणी मोर्चे , उपोषणे , धरणे , आंदोलन व रास्ता रोकोकर्ते यांनी मंडप उभारल्याने अथवा ते सदर ठिकाणी उभे राहील्याने सदरच्या जागेवरुन 
येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनांचा धक्का लागून अपघात होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही . तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय हे खाजगी इमारतीत 
असल्याने व त्यासमारे उपोषणकर्ते . आंदोलनकर्ते यांचेसाठी मंडप उभारणे अथवा उभे राहणेकरिता पुरेशी जागा उपलब्ध होत नसल्याने तसेच या 
भागात रासायनिक कंपन्या असल्याने त्यांचे अवजड वाहनांची ये - जा होत असल्याने वाहनांचा धक्का लागून अपघात घडण्याची शक्यता लक्षात घेता , 
सदर जागेत मोर्चे , उपोषणे , धरणे , रास्ता रोको व आंदोलनकर्ते यांना जिल्हाधिकारी कार्यालय , पार्श्वनाथ ९ इमारत , बिडको नाका , नवली , 
ता.जि.पालघर पासून १०० मीटरचे परीसरात प्रवेश करण्यास मनाई करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , मी , डॉ . किरण महाजन , अपर जिल्हादंडाधिकारी , पालघर मला फौजदारी प्रक्रीया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) ( ३ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून जिल्हाधिकारी कार्यालय , पार्श्वनाथ ९ इमारत , बिडको नाका , नवली , ता.जि.पालघर या कार्यालयापासून 
१०० मीटरचे परीसरात विविध राजकीय पक्ष व विविध संघटना , तसेच इतर व्यक्ती यांचेकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरीता मोर्चे , उपोषणे , धरणे , 
आंदोलन व रास्ता रोको करण्याऱ्या व्यक्तींना सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , ध्वनीक्षेपक ( लाऊडस्पिकर ) सुरु ठेवणे , वाद्य वाजवणे . 
कार्यालयासमोर मोर्चे , उपोषणे , धरणे , आंदोलन व रास्ता रोको करण्याकामी प्रवेश करण्यास दिनांक ४ मे २०२१ रोजी ००-०१ वा.पासून ते दिनांक 
१ जूलै २०२१ रोजी २४-०० वाजेपर्यंतच्या कालावधीमध्ये मनाई आदेश लागू करीत आहे . 

सदरचा मनाई आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध कामांकरीता शासकीय , निमशासकीय व खाजगी कार्यालयातून येणारे अधिकारी व 
त्यांचे कर्मचारी , विविध उपक्रमांकरिता आमंत्रित करण्यात येणारे शासकीय , निमशासकीय व खाजगी कार्यालयातून येणारे अधिकारी व त्यांचे कर्मचारी 
व खाजगी व्यक्ती , शासकीय कामकाजानिमित्त येणारे नागरिक , राजकीय पक्ष व विविध संघटनांच्या व्यक्ती , तसेच विविध राजकीय पक्ष व विविध 
संघटना , तसेच इतर व्यक्ती यांचेकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरीता मोर्चे , उपोषणे , धरणे , आंदोलन व रास्ता रोको करणाऱ्या ज्या व्यक्ती 
जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देणेकामी येणेकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालय व पोलीस विभागाची परवानगी घेऊन पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या 
सोबत येतील अशा ५ पेक्षा कमी संख्येने येणाऱ्या व्यक्ती यांना सदरचा मनाई आदेश लागू राहणार नाही . 

उपरोक्त ठिकाणी सर्व संबंधितांना आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी प्रक्रीया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानूसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २८ एप्रिल २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


डॉ . किरण महाजन , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , पालघर . 


पालघर . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 

पोलीस आयुक्त ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 


क्रमांक वि.शा. / मनाई आदेश / ११२ / २०२१.– ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
याच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 
आहे . तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत . त्याचप्रमाणे दिनांक २६ मे २०२१ रोजी बुद्धपौर्णिमा असा सण उत्सव संपन्न होणार आहे . 

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित 
राखण्याकामी प्रतिबंध आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , मी , डॉ . सुरेश कुमार मेकला , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) 
अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे . 

( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर वाहून 
नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ , द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 
( ५ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे , हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इ . कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरिल मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 

“ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे , किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे . " 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 
( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
( २ ) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
( ३ ) सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 
( ४ ) सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
( ६ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक १५ मे २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २ ९ मे २०२१ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . वरील मनाई 
आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


डॉ . सुरेश कुमार मेकला , 


ठाणे शहर , 


पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


दिनांक १४ मे २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग , पुणे 


आदेश 


, 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक डी.टी.पी. / वि.यो.रोहा ( सु . ) / आ.क्रमांक ४ / कलम ५० / टीपीव्ही -३ / २१५०.– ज्याअर्थी , रोहा या ' क ' वर्ग नगर परिषदेची मूळ 
हद्दीची सुधारीत विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेले आहे ) 
चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस १७०४ / ४ ९ ६ / प्र . क्र . २१७ / ०४ / नवि १२ , दिनांक १८ जुलै 
२००५ अन्वये भागशः मंजूर झाली असून ती दिनांक १० ऑक्टोबर २००५ पासून अंमलात आलेली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” म्हणून 
संबोधिलेले आहे ) ; आणि उक्त विकास योजनेसाठी रोहा नगर परिषद , रोहा हे नियोजन प्राधिकरण आहे . ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधिलेले आहे ) 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये , आरक्षण क्रमांक ४ “ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण " , क्षेत्र प्रत्यक्ष मोजणी प्रमाणे २४१०.१२ चौ.मी. 
( उक्त विकास योजना अहवालाप्रमाणे २३४३.७५ चौ.मी. ) ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिलेले आहे ) यासाठी आरक्षित आहे आणि उक्त 
आरक्षणासाठी समुचित प्राधिकरण “ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ” ( यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे संबोधिलेले आहे ) हे आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त समुचित प्राधिकरणाने त्यांचेकडील पत्र क्रमांक १८५ / २०१ ९ , दिनांक २३ जानेवारी २०१ ९ व पत्र क्रमांक १२२८/२०२० , 
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० अन्वये , रोहा या गावातील स.नं .३८ / ६ , क्षेत्र ४०२ चौ.मी. स.नं .३८ / ७ / अ / १ , क्षेत्र १३३८ चौ.मी. , स.नं .३८ / ७ / अ / 
२ , क्षेत्र १२ चौ.मी. व न.भू.क्रमांक ९ ८४ , क्षेत्र २३८.०० चौ.मी. ( एकूण १ ९९ ० चौ.मी. ) जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिलेली आहे ) उक्त 
आरक्षणातून वगळण्याचा प्रस्ताव उक्त अधिनियमाचे कलम -५० अन्वये संचालनालयास सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , मुख्याधिकारी , रोहा नगरपरिषद यांनी दिनांक १७ जुलै २०१ ९ रोजीच्या पत्रान्वये रोहा नगरपरिषदेने सर्वसाधारण सभा दिनांक 
२३ मार्च २००६ , ठराव क्रमांक २१८ अन्वये सदर जागेवरील आरक्षण वगळण्यास मान्यता दिलेली असल्याचे संचालनालयास कळविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त समुचित प्राधिकरणाकडून रोहा नळ पाणीपुरवठा योजना अन्य जागेवर कार्यान्वित करण्यात आली आहे आणि त्यामुळे 
सदर प्रकरणी उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त आरक्षणातील जागेची सदर विभागाला आवश्यकता नसल्याच्या ना हरकत प्रमाणपत्रासह , उक्त 
आरक्षण वगळण्याचा प्रस्ताव पत्र क्रमांक १८५ / २०१ ९ , दिनांक २३ जानेवारी २०१ ९ व पत्र क्रमांक १२२८/२०२० , दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० अन्वये 
संचालनालयास सादर केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी , उक्त आरक्षणाची लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यकता नसल्याबद्दलची चौकशी करण्यासाठी व खात्री होण्यासाठी नगर रचना 
संचालनालय , पुणे येथे उक्त समुचित प्राधिकरण व उक्त नियोजन प्राधिकरण यासह सर्व संबंधितांची सुनावणी दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी गुगल 
मीट अॅपद्वारे आयोजित केलेली होती 

आणि ज्याअर्थी , उक्त आरक्षणाची उक्त समुचित प्राधिकरणास यापुढे आवश्यकता नसल्याचे आता स्पष्ट होत असल्यामुळे उक्त आरक्षणाखालील 
जागा उक्त अधिनियमाच्या कलम ५० ( २ ) अन्वये वगळण्यास तत्वतः मान्यता देण्याबाबत संचालक , नगर रचना महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे मत झाले 


3 . 


3 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त आरक्षणातील जागेच्या २४१०.१२ चौ . मी . क्षेत्रापैकी ४२०.१२ चौ . मी . क्षेत्राच्या जागेपुरते उक्त आरक्षण भागशः 
वगळण्याबाबत यापूर्वी मंजुरी देऊन उक्त अधिनियमाच्या कलम ५० ( २ ) अन्वये संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , यांनी क्र . वियो रोहा / 
आ . क्र . ४ / मजीप्रा / स . क्र . ३८ / ४ / कलम -५० / प्र . क्र . ११ / १७ / टिपीव्ही -३ / ३ ९ १५ , दिनांक २७ जून २०१८ अन्वये आदेश पारित केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , मुख्याधिकारी , रोहा नगरपरिषद यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक २३४ ९ / २०२०-२१ , दिनांक २३ मार्च २०२१ अन्वये शासनाच्या 
दिनांक २० एप्रिल २०१६ रोजीच्या शासन निदेशानुसार उक्त जागांच्या जमीन मालकांनी वार्षिक दर तक्त्यामधील जमीन दर विचारात घेऊन येणाऱ्या 
जमीन मूल्याच्या ५ % अधिमूल्य रक्कमेपैकी ५० % शासनास देय असलेली अधिमूल्याची रक्कम शासकीय कोषागारात आणि नियोजन प्राधिकरणास 
देय असलेली ५० % अधिमूल्याची रक्कम मुख्याधिकारी , नगरपरिषद , रोहा यांचे खाती जमा केली असल्याचे संचालनालयास कळविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१३ / ३२११ / प्र . क्र . ५०८ / नवि -१३ , दिनांक १ डिसेंबर २०१६ 
अन्वये सर्व नगर परिषदा / नगर पंचायती आणि नियोजन प्राधिकरण म्हणून जिल्हा परिषदेने हाती घेतलेल्या विकास योजना संबंधाने , उक्त 
अधिनियमाचे कलम ५० ( २ ) खालील अधिकार संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत 

त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ५० ( २ ) अन्वये संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , याद्वारे उक्त जागांपुरते उक्त आरक्षण 
उक्त विकास योजनेच्या भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे भागशः वगळण्यास मंजुरी देत आहेत आणि त्यासाठी दिनांक १८ जुलै २००५ अन्वये मंजूर 
केलेल्या उक्त विकास योजनेच्या अधिसूचनेमध्ये खालील परिशिष्टात दिल्याप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत . 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या शेवटच्या नोंदी नंतर पुढील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे 


3 


- 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


उक्त जागेचा तपशिल 


गाव , तालुका व 

जिल्हा 


उक्त विकास योजनेतील 

आरक्षण व वि.यो. 
अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र 

( ३ ) 


आरक्षणातून भागशः 
वगळण्यात आलेले 

क्षेत्र 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


१. स.नं. ३८ , हि . नं . ६ , क्षेत्र ४०२ चौमी . १ ९९ ० चौ.मी. 


१ गाव रोहा , 

ता . रोहा , जि . रायगड . 


आ . क्रमांक ४ , “ महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरण 


२. स . नं . ७ / अ / १ , क्षेत्र १३३८ चौमी . 


क्षेत्र २३४३.७५ चौ.मी. 
( वि.यो. अहवालानुसार ) 
विचारात घेतलेले क्षेत्र 
२४१०.१२ चौ.मी. ( प्रत्यक्ष 
मोजणीनुसार ) 


३. स . नं . ७ / अ / २ , क्षेत्र १२ चौमी . 


४. न.भू.क्र . ९ ८४ , क्षेत्र २३८.०० चौमी . 


एकूण १ ९९ ० चौ.मी. 


टीप .. 


( १ ) वरील बदल दर्शविणारा विकास योजनेचा भाग नकाशा रोहा नगर परिषदेच्या कार्यालयात कामकाजांच्या दिवशी कार्यालयीन 

वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात येईल . 
( २ ) सदर आदेश संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील प्रसिद्ध करण्यात येईल . 


सुधाकर नांगनुरे , 


पुणे , 
दिनांक ११ मे २०२१ . 


संचालक , 
नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


११ 


DIRECTORATE OF TOWN PLANNING AND VALUATION , PUNE 


Order 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No. D.T.P / D.P . Roha ( R ) / Reservation No. 4 / Sec 50 / TPV - 3 / 2150.- Whereas , the Revised 
Development Plan of original limit of ' C ' class Municipal Council Roha has been sanctioned under 
section 31 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as 
“ the said Act ” ) by the Government in Urban Development Department vide Notification No. 
TPS- 1704 / 496 / C.R - 217 / 04 / UD - 12 , dated 18th July 2005 , and came into force w.e.f. 10th October 
2005 ( hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) ; and the Roha Municipal Council 
is Planning Authority ( hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ” ) for said 
Development Plan ; 

And whereas , in the said Development Plan , Reservation No. 4 is reserved for " Maharashtra 
Jeevan Pradhikaran ” admeasuring area as per actual measurement 2410.12 Sq.m. ( 2343.75 Sq.m. 
as per D.P. Report ) ( hereinafter referred to as “ the said reservation ” ) and “ Maharashtra Jeevan 
Pradhikaran ” is the Appropriate Authority for the said reservation . ( hereinafter referred to as 
“ the said Appropriate Authority ” ) ; 

And whereas , the said Appropriate Authority ( I / c Executive Engineer , MJP , Mangaon Division ) 
by its letter dated 23rd January 2019 and 14th October 2020 has submitted the proposal of deletion 
of the land affected by the said reservation bearing S.No. 38/6 admeasuring area 402 Sq.m. , S.No.38 / 
7 / A / 1 admeasuring area 1338 Sq.m. , S.No.38 / 7 / A / 2 admeasuring area 12 Sq.m. and CTS No. 984 
admeasuring area 238 Sq.m. ( Total - 1990 Sq.m. ) of village Roha ( hereinafter referred to as “ the 
said land " ) from the said reservation under Section 50 of the said Act to the Directorate ; 

And whereas , Chief Officer of Roha Municipal Council vide its letter dated 17th July 2019 
has communicated to the Directorate that Roha Municipal Council has resolved to delete the 
said reservation by General Body Resolution No. 218 , dated 23rd March 2006 ; 

And whereas , the said Appropriate Authority has implemented Roha Water Supply Scheme 
on another land and hence the said Appropriate Authority has submitted the proposal for deletion 
of the said reservation alongwith No Objection Certificate of no requirement of the land of the 
said reservation to the Directorate vide its letter No.185 / 2019 , dated 23rd January 2019 and 
letter No.1228 / 2020 , dated 14th October 2020 ; 

And whereas , to make the enquiry and satisfy that the said Reservation is no longer necessary 
in the public interest , a hearing was conducted with all concerned including the said Appriopriate 
Authority and the said Planning Authority on dated 16th September 2020 at Directorate of Town 
Planning , Pune through Google Meet App ; 

And whereas , it is now clear that the land under the said reservation is no longer required 
to the said Appropriate Authority and the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune 
is of the opinion that the deletion of the said reservation under section 50 ( 2 ) of the said Act 
should be principally approved ; 

And whereas , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune has already given 
sanction for part deletion of land area admeasuring 420.12 Sq.m. out of the land area admeasuring 
2410.12 Sq.m. under the said reservation and issued order under Section 50 ( 2 ) of the said Act , 
vide order No. DP Roha / Site No.4 / 

MJP / S.No.38 / 4 / Sec 50 / CR.No.11 / 17 / TPV - 3 / 3915 , dated 27th June 
2018 ; 

And whereas , the Chief Officer , Roha Municipal Council , Roha vide it's letter dated 23rd 
February 2021 has communicated to the Directorate that , out of the 5 % of amount of premium , of 
the land value considering the land rate in Annual Statement of Rates as per the Government 
directives dated 20th April 2016 , the land owners of the said land have deposited the 50 % amount 
due to the Government in Government treasury and 50 % amount due to the Planning Authority 
into the account of Chief officer , Roha Municipal Council ; 
भाग एक ( को.वि.पु . ) – २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


And whereas , the Government in Urban Development Department , vide Resolution No. TPS 
1813 / 3211 / CR - 508 / UD - 13 , dated 1st December 2016 has delegated the powers exercisable by it 
under Section 50 ( 2 ) of the said Act to the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune in 
respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the development 
plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority . 

Now therefore , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune hereby sanctions 
the part deletion of the said reservation in respect of the said land as shown in the part plan of 
the sanctioned said Development Plan u / s 50 ( 2 ) of the said Act and for that purpose amends the 
notification of the said Development Plan , sanctioned dated 18th July 2005 as specified in the 
Schedule herein below , 

After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the notification of the 
said sanctioned Development Plan , the following new entry shall be added : 


SCHEDULE 


Sr. 
No. 


Description of the Land 


Village 
Taluka and 

District 


Reservation in the said 
Development Plan and its 
approximate area as per 
D. P. Report 

( 3 ) 


Part Area 
deleted from 

the 
reservation 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


1990 Sq.m. 


1 Village Roha , 

Taluka Roha , 
Dist . Raigad 


Site No.4 " Maharashtra 
Jeevan Pradhikaran " 
Area - 2343.75 Sq.m. 
( As per D.P. Report ) 
Area considered- 2410.12 
Sq.m. ( As per actual 
Measurement ) 


( 1 ) S.No. 38/6 admeasuring 

area 402 Sq.m. , 
( 2 ) S.No.38 / 7 / A / 1 

admeasuring area 

1338 Sq.m. , 
( 3 ) S.No.38 / 7 / A / 2 

admeasuring area 

12 Sq.m. 
( 4 ) CTS No. 984 

admeasuring area 
238 Sq.m. 


Total Area - 1990 Sq.m. 


Note : - ( 1 ) A copy of the Part Plan of the said Development Plan showing the aforesaid 

Modification will be made available for inspection in the office of Municipal Council , 

Roha during office hours on all working days . 
( 2 ) This Order will also be published on the Directorate website 

www.dtp.maharashtra.gov.in . 


Pune , 
dated 11th May 2021 . 


SUDHAKAR NANGNURE , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP / XI ( 6 ) / 2266 / ( 05 ) /2021.— WHEREAS , it is likely that terrorist / anti - national elements 
might make use of drones , remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles , para - gliders in 
their attacks and thereby target VVIPs , endangering the life of public at large , destroy public 
property and cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate 
area ; 

2. WHEREAS , it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities 
of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable sabotages 
through such drones , remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles , para - gliders , for 
which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same ; 

3. THEREFORE , I , Chaitanya , S. , Deputy Commissioner of Police ( Operations ) , 
Brihanmumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of 
the Criminal Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) , do hereby order that no flying activities of 
drone , remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles , para gliders , etc. shall be allowed 
in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days , i.e. 
from 4th June 2021 to 3rd July 2021 except for aerial surveillance by Mumbai Police or by specific 
permission in writing by Deputy Commissioner of Police ( Operation ) , Brihanmumbai . 

4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs . of 4th June 2021 till 24-00 hrs . of 
3rd July 2021 unless withdrawn earlier . 

5. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 

6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices , 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and Seal on the 27th day of the May , 2021 . 


Mumbai . 


CHAITANYA S. , 
Deputy Commissioner of Police ( Operations ) , 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 


क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ११३ / २०२१.– ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 
आहे . तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत . त्याचप्रमाणे दिनांक ३१ मे २०२१ रोजी पुण्य . अहिल्याबाई होळकर जयंती व दिनांक ६ जून २०२१ 
रोजी शिवराज्याभिषेक सोहळा असे सण उत्सव संपन्न होणार आहे . 

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित 
राखण्याकामी प्रतिबंध आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जीवित 
व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे . 
( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु 

बरोबर 
वाहून नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 


( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 


( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ , द्रव्य बरोबर नेणे . 


( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 
( ५ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इ . कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत 

: 
जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे , किंवा ज्यास वरीष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे . 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 

१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
२. प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
३. सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 
४. सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
६. सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 


>> 


सदर मनाई आदेश दिनांक ३० मे २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक १३ जून २०२१ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील वरील मनाई 
आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


जय जीत सिंह , 


ठाणे शहर , 


पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर . 


दिनांक २८ मे २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAY MUMBAI 


Order 


No. CP / RLY / MUMBAI / PREVENTION U / S 33 r / w 43 M.P. ACT , 1951.- WHEREAS , 
Government of Maharashtra has issued restrictions order vide notification No. DMU / 2020 / CR.92 / 
DisM - 1 , dated 30th May , 2021 ( “ Break the Chain ” ) hereinafter called the order and whereas it has 
been reported that large No. of people are gathering at various railway stations for the purpose of 
commute and other activities and whereas many of them are not confirming to the COVID - 19 
appropriate behavior as specified in the order creating grave risk and dangerous to fellow 
passengers and ; 

WHEREAS , it is necessary and expedient for the purpose to enforce the guideline efficiently 
I Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub - section ( 1 ) ( b ) of section 33 and section 43 ( 1 ) and ( 2 ) of Maharashtra Police Act , 
1951. ( Mah . Act XXII of 1951 ) do hereby delegate and authorize the abovesaid powers to all officers 
upto the rank of Police Sub Inspector under Mumbai Railway Commissionerate . All such empowered 
officers are directed to take necessary action against people not adhering to the directives 
contained in the order for the period from 00-01 hours of 1st June 2021 to 24-00 hrs . of 15th June 
2021 . 


Officers so authorized shall follow the procedure laid for the purpose of the offenders . 

1. Due to Covid - 19 pandemic , so as to prevent danger any person using public place without 
wearing mask in Mumbai Railway Police Commissionerate jurisdiction . 
2. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

3. I , further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing 
through media . 

Given under my hand and Seal this 31st May , 2021 . 


Mumbai . 


QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


> 


No. CP / XI ( 6 ) / 144 / ( Prohibitory Order ) /2021.— Whereas , in exercise of powers conferred under 
section 2 of the Epidemic Diseases Act , 1897 read with enabling provisions of the National Disaster 
Management Act , 2005 , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. 
DMU / 2020 / CR.92 / Dis.M - 1 , dated 13th April 2021 ( “ Break the Chain " ) to take certain emergency 
measures to prevent and contain the spread of Covid - 19 virus and to enforce these measures 
throughout the state from 8 p.m. on 14th April 2021 to 7 a.m. on 1st May 2021 , 

2. Whereas , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. DMU / 
2020 / CR.92 / Dis.M - 1 , dated 21st April 2021 , 29th April 2021 , 12th May 2021 , to continue emergency 
measures to prevent and contain the spread of Covid - 19 virus and to extend the restrictions that 
have been imposed from time to time , along with all additions and clarifications issued thereof , to 
break the chain of transmission of Covid - 19 virus effectively , 

3. Whereas , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. DMU 
/2020/CR.92 / Dis.M - 1 , dated 30th May 2021 , to continue emergency measures to prevent and 
contain the spread of Covid - 19 virus and to extend the restrictions that have been imposed , along 
with all additions and clarifications issued thereof , in the State till 7 a.m. of 15th June 2021 , to 
break the chain of transmission effectively , 

4. THEREFORE , I , Chaitanya . S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater 
Mumbai , and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec . 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the order of Commissioner of Police , Greater Mumbai , 
dated 23rd December 1959 u / s 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act 
XXII of 1951 ) , as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the spread 
of Covid 19 virus and it is imperative to continue with emergency measures to prevent and contain 
the spread of virus , with a view to prevent danger to human life , health or safety , and to break the 
chain of transmission of virus effectively , do hereby promulgate an order under section 144 CrPC , 
to observe the directions of the Government of Maharashtra vide Notification No. DMU / 2020 / 
CR.92 / Dis.M - 1 , dated 30th May , 2021 , along with all additions and clarifications issued there of , 
and certain restrictions imposed in line with the conditions in every region , and prohibit violation 
of the same . 

5. This order shall come into force , in the areas under the control of Commissioner of Police , 
Greater Mumbai , with effect from 7 a.m. on 1st June 2021 and will remain in force till 7 a.m. on 
15th June 2021 , unless withdrawn earlier . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act , 1897 and 
National Disaster Management Act , 2005 and other legal provisions as applicable . 

7. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of the Public , through the Press , or by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACSP and Zonal 
DCSP . 


Given under my hand 

hand and Seal on the 31st day of the May , 2021 at Mumbai . 


Mumbai . 


CHAITANYA . S. , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) 

and Executive Magistrate 

Greater Mumbai . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था- / बी -२ / २३५ ९ / २०२१ . – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


१ . 


अ . क्रमांक न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तित रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तित रजा दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
श्रीमती एम . आर . पाटकर , ६ ९ दिनांक ३ मे २०२१ 

श्री . अ . अ . कुलकर्णी , 
दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते दिनांक ५ मे २०२१ दिनांक ३ मे २०२१ 

सह दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर ) व अर्जित तीन दिवस 

चे कार्या . वेळेपासून ते क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी 

अर्जित रजा . दिनांक ६ मे २०२१ 

न्यायदंडाधिकारी 

चे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . वर्ग १ , राजापूर . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रजा . 


वर्ग १ , राजापूर . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३ मे २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 
उपविभागीय दंडाधिकारी , रोहा उप विभाग रोहा यांजकडून 

जाहीर नोटीस 


या कार्यालयाकडील क्रमांक उविअ / फौजदारी / कात -४ / रोहा उपविभाग ADR समरी / प्रसिद्धी / २०२१.- अन्वये तमाम लोकांस कळविणेत 
येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेली स्त्री / पुरुष हे आकस्मिकरीत्या मयत झालेली असून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा 
मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेकडून या कार्यालयाकडे अहवाल पाठविलेले आहेत . 
तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांचे नावासमोर दर्शविलेले कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची 
नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ ( पंधरा ) दिवसांचे आत या कार्यालयास लेखी कळवावे . जर मुदतीमध्ये 
कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचे अहवालाप्रमाणे इकडून तसा अंतिम गोषवारा देणेची शिफारस 
केली जाईल याची नोंद घ्यावी . 


सी.आर.पी.सी .174 ची अकस्मात मृत्यू समरी प्रकरणे 


अ.क्र तालुका 


पोलीस 
ठाणे 


अ.म.र.नं 


मयताचे नाव 


मृत्यूचे कारण 


मृत्यू दिनांक 


1 


रोहा 


कोलाड 


फोरेट नावाचे विषारी औषध 


15/2020 


किसन हरी चव्हाण 


60 


रा.रेवेचीवाडी , ता.रोहा 


खाल्याने मृत्यू 


03/09/2020 


2 


रोहा 


कोलाड 


25/2020 


सुधीर भिकू रिकामे 


63 


विजेचा धक्का लागुन मयत 


16/12/2020 


रा.रुम नं .15 , A विंग , बि 

नं .10 / A , कल्पतरु 
को.ऑप.हा.सोसायटी , जनरल 
ए.के.वैद्य मार्ग , दिंडोशी 

गोरेगांव , पुर्व मुंबई 
रा.पाथरशेत , पो.जामगांव , 

ता.रोहा 


रोहा 


3 


कोलाड 


कोणतेतरी विषारी औषध 


अर्चना कृष्णा कोदे 


06/2020 


45 


खाल्याने मृत्यू 


10/03/2020 


4 


रोहा 


कोलाइ 


71/2020 


मयत अनोळखी पुरुष इसम 


30 ते 35 


नाव गाव माहित नाही 


5 


रोहा 


कोलाड 


01/2020 


इशिका रमेश पवार 


1 वर्षे 4 
महिने 


हदय विकाराचा झटका 

आल्याने मृत्यू 
संपूर्ण शरीरामध्ये 
इंन्फेक्शन 

झाल्यामुळे 

मृत्यू 
गळफास घेवून मयत 


30/12/2019 


रा.वाघोली , मोर्शी कटपूर , 
अमरावती , सध्या , सध्या 

रा.वरसगाव , ता.रोहा 
आंबिवली , पो.कुडली , ता.रोहा 

रा.खांद , ता.हा 


6 


रोहा 


कोलाड 


18/2020 


40 


संजय दगडू शेपुंडे 
लक्ष्मण अंबाजी कापसे 


09/10/2020 


7 


रोहा 


कोलाइ 


13/2020 


54 


पाग्यात पडून बुडून मृत्यू 


20/07/2020 


8 


रोहा 


कोलाड 


02/2020 


70 


09/01/2020 


यसुबाई दत्ताराम खांडेकर 
विष्णू रामचंद्र कोदे 


रोहा 


कोलाइ 


23/2019 


56 


16/12/2019 


10 


रोहा 


कोलाड 


12/2018 


दिलीप गुणाजी रेवाळे 


SO 


50. टक्के भाजल्याने 
रा.पहूर , पो.जामगांव , ता.रोहा 

मयत 
रा.पाथरशेत , पो.जामगांव , 

डोक्याला मार लागुन 
ता.रोहा 

मयत 

कोरडया विहीरीमध्ये 
रा.धामणसे , लागडेवाडी , 
ता.जि.रत्नागीरी , पडून झालेल्या गंभीर 

दुखापतीमुळे मृत्यू 
रा.तासगांव , पो.विळे , फोरेट नावाचे विषारी औषध 
ता.माणगांव 

किडणी खराब होवून तसेच 
रा.येरळ , ता.रोहा फुप्फुसामध्ये रक्तस्त्राव होवून 


23/06/2020 


रोहा 


कोलाड 


09/2020 


मिनाक्षी शंकर पवार 


16 


खल्ल्याने मृत्यू 


06/03/2020 


12 


रोहा 


कोलाड 


21/2019 


योगिता दिपेश बामणे 


25 


30/10/2019 


13 


19/2020 


71 


14/10/2020 


14 


23/2020 


43 


09/12/2020 


रोहा 
रोहा 
रोहा 
रोहा 


कोलाड 
कोलाड 
कोलाड 
कोलाड 


भागोजी गोविंद भोईर 
अशोक गुलाब वायकर 

प्रदिप राया शिर्के 
तारामती हरीभाऊ सानप 


15 


01/2021 


40 


03/01/2021 


16 


12/2020 


75 


20/07/2020 


17 


रोहा 


कोलाड 


22/2020 


गीता गणेश पडवळ 


41 


25/11/2020 


18 


रोहा 


कोलाड 


07/2020 


अनोळखी पुरुष इसम 


रा.खांब , ता.रोहा ह्दयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू 
रा.आंबेवाडी , ता.रोहा रेल्वेची ठोकर लागून मयत 
सध्या रा.कोलाड बौध्दवाडी , अति दारू सेवनाने लिव्हरला 
ता.रोहा 

सुज येवून मृत्यू 
रा.संभे , पो.कोलाड , ता.रोहा 

पाण्यात पडून बुडून मयत 
रा.कुडली , पो.जामगांव , अति रक्तस्त्राव होळून दोन्ही 

कोलाड , ता.रोहा किडण्या खराब होवून मृत्यू 
रा.प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे ह्दयास रक्तपुरवठा न 
उपचारा दरम्यान मृत्यू 

झाल्याने मृत्यू 
रा.लीकेट निजंडा , 

हृदयविकाराचा झटका येवून 
ता.मल्लांडम , जि.कॅलीकेट , 

मृत्यू 
रा.केरळ 

डोक्यास मार लागुन 
रा.पुगाव , ता.रोहा 

अतिक्तस्त्राव होवून मृत्यू 
रा.कोलाड आदीवासीवाडी , 

पाण्यात बुडून मृत्यू 
ता.रोहा 
कुडलीका नदीच्या पाण्यात मयत पाण्यात बुडून मृत्यू 


50 


19/03/2020 


19 


रोहा 


कोलाड 


24/2020 


अनिल कुमार 


55 


17/12/2020 


20 


रोहा 


कोलाड 


02/2021 


रुक्मीणी पांडूरंग सावंत 


75 


06/02/2020 


21 


रोहा 


कोलाड 


03/2021 


आकाश प्रकाश जाधव 


23 


28/02/2021 


22 


रोहा 


कोलाड 


अनोळखी पुरुष 


20/2019 


20/11/2019 


रोहा 


23 


कोलाड 


अनोळखी पुरुष 


17/2020 


कोलाड गावचे हदीत मुंबई - गोवा 
हायवे रोडलगत रेल्वे ब्रिज जवळ 


ह्दयविकाराचा झटका 

आल्याने मृत्यू 


08/10/2020 


24 


रोहा 


नागोठणे 


03/2020 


शुभम दिपक गव्हाणे 


18 


रेल्वेची ठोकर लागून झालेल्या 

गंभीर दुखापतीमुळे मृत्यू 


13/03/2020 


25 


रोहा 


नागोठणे 


18/2020 


34 


21/10/2020 


26 


रोहा 


नागोठणे 


05/2020 


वामण बाळू शिद 
सुवर्णा जनार्दन वाघ 
नामदेव चिमा शिद 


57 


रा.कोल्हाण , 
पो.इंदापूर , ता.माणगांव 
रा.कातळावाडी , कोंडगाव , 

ता.रोहा 
रा.कोंडगाव , पो.नागोठणे , 

ता.रोहा 
रा.कातळपायरावाडी , 

पो.नागोठणे , ता.रोहा 
रा.चिकणी आदीवासीवाडी , 

ता.रोहा 


17/04/2020 


अंगावर वीज पडून मृत्यू 
फोरेट नावाचे विषारी औषध 

प्राशन केल्याने मृत्यू 
गवतावर मारण्याचे औषध 

प्राशन केल्याने मृत्यू 
उवा मारण्याचे विषारी औषध 

प्राशन केल्याने मृत्यू 


27 


रोहा 


नागोठणे 


14/2020 


53 


04/09/2020 


28 


रोहा 


नागोठणे 


21/2020 


संतोष किसन वाघमारे 


40 


11/11/2020 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


रोहा | नागोठणे 


गंगी राघो पाचांगा 


19/2020 


29 


46 


विषारी औषध खाल्ल्याने मृत्यू 01/11/2020 


30 


रोहा | नागोठणे 


02/2020 


रोशनराज बालेश्वर पांडे 


26 


रा.किल्लावाडी , पो.पिंगोडे , 

ता.रोहा 
रा.नागोठणे , ता.रोहा , मुळ 
रा.नगरगांव , ता.चाकिया , जि . 
इस्ट चंधारण्य , राज्य . बिहार 
रा.मीरानगर आदीवासीवाडी , 

ता.रोहा 


गळफास घेतल्याने 

मृत्यू 


26/01/2020 


31 


रोहा 


नागोठणे 


12/2020 


रविंद्र किसन वाघमारे 


26 


14/08/2020 


32 


रोहा | नागोठणे 


17/2020 


लिला संदिप मेंगाळ 


27 


रा.बोरावाडी , ता.पेण 


04/10/2020 


गळफास घेतल्याने 

मृत्यू 
प्रसुती नंतर अवयवांमध्ये सुज 
येवून , हृदयामध्ये रक्ताच्या 
गाठी होवून हृदयाचे ठोके 

मंदावून मृत्यू 
शरीरातील पाण्याचे प्रमाण 

कमी झाल्याने मृत्यू 
हृदय विकाराच्या झटक्याने 

मृत्यू 


33 


रोहा 


नागोठणे 


24/2020 


जगदीश किसन वारगुडे 


29 


रा.वेलशेत , पो.पिगोंडे , ता.रोहा 


21/12/2020 


34 


रोहा | नागोठणे 


16/2020 


प्रकाश मल्लीकार्जुन पुजारी 


43 


03/10/2020 


35 


रोहा | नागोठणे 


15/2020 


अजयकुमार रामनाथ चौबे 


30 


उंचावरुन पडून 

अति 
रक्तस्त्राव होवुन मृत्यू 


28/09/2020 


36 


रोहा | नागोठणे 


08/2020 


सतेंद्र हरिवीलास रॉय 


41 


रा.आरबीटी कॉलनी , बिल्डींग 
नं .7 , न्यू चिकूवाडी , मानखुर्द , 

मुंबई 
रा.सुकेली , ता.रोहा , जि.रायगड , 
मुळ रा.जवही दियर , ता.हल्दी , 
जि.बलिया , राज्य . उत्तर प्रदेश 

रा.जिंदार कंपनी कॉलनी 
सुकेली , पो.ऐनघर , ता.रोहा , 
मुळ रा.खापडा , ता.बिदुपूर , 

जि.वैशाली , राज्य.बिहार 
मुळ रा.पिंपळखेडा , परडीया का 

डेरा , ता.गरोठ , जि.मदसोर , 
मध्यप्रदेश , सध्या . रा.वाकण 

फाटा , ता.रोहा 
रा.आझाद मोहल्ला , 
पो.नागोठणे , ता.रोहा 


हृदय विकाराचा झटका 
आल्याने 

मृत्यू 


15/05/2020 


37 


रोहा | नागोठणे 


06/2021 


जितेंद्र लक्ष्मण गौड 


29 


गळफास घेतल्याने मृत्यू 


15/03/2021 


रोहा | नागोठणे 


38 


फैयाज हनिफ चौगले 


02/2021 


55 


डोक्यास मार लागुन 
रक्तस्त्राव होवून मृत्यू 


18/01/2021 


अनोळखी मयत रामधर 


39 


रोहा | नागोठणे 


25/2020 


नागोठणे एस.टी.स्टैंड परिसरात जंतु संसर्ग होवून ह्दयक्रिया 


18/12/2020 


यादव 


बंद पडून मृत्यू 


40 


रोहा | नागोठणे 


23/2020 


विजय कुमार माधवन नायर 


46 


रा.रुम.नं .206 , जे विंग , 
सुर्यदर्शन अपार्टमेंट , नागोठणे , 

ता.रोहा 


गळफास घेतल्याने 

मृत्यू 


10/12/2020 


41 


रोहा | नागोठणे 


04/2021 


रेखा राजू शिंदे 


34 


रा.गुप्ता बिल्डींग , तिसरा 
मजला , नागोठणे , ता.रोहा 


अॅपेंडीस चे जंतुसंसर्गाने 
रक्तदोष होवून धक्याने मृत्यू 


16/01/2021 


42 


रोहा | नागोठणे 


06/2020 


शत्रुघ्नकुमार रामेश्वर मुंडा 


36 


06/05/2020 


43 


रोहा | नागोठणे 


16/2018 


अमरसेन गोरखनाथ 


27 


रा.मोरया होम टाऊन बाळाराम हृदयविकाराचे झटका 
हॉटेलच्या मागे नागोठणे , ता.रोहा 

आल्याने मृत्यू 
रा.सुकेळी , ता.रोहा , मुळ 

अनेक जखमा होवून अति 
रा.पडरीया ता.नानपारा , 

रक्तस्त्रावाने मृत्यू 
जि.बहराईच , उत्तरप्रदेश 

नायलॉन दोरीच्या 

झोपाळयामध्ये गुरफटून 
रा.वरवठणे , ता.रोहा 

गळयाला फास वसून गुदमरुन 


11/05/2018 


रोहा | नागोठणे 


04/2020 


किरण वासुदेव म्हात्रे 


24 


09/04/2020 


45 


रोहा | नागोठणे 


13/2020 


सटु विठ्ठल शिंदे 


71 


रा.कडसुरे , पो.पिोडे , ता.रोहा 


02/09/2020 


गळफास घेवून मयत 
बाळांतपणात शरिरातील रक्त 


46 


रोहा | नागोठणे 


21/2018 


मनिषा सदानंद घासे 


30 


रा.आंबेघर , पो.पिगोंडे , ता.रोहा 


कमी झाल्याने मृत्यू 


04/10/2018 


47 सुधागड 


पाली 


23/2020 


शुभम विश्वास कोळसकर 


08/11/2020 


राडोंगरवाडी , ता.मावळ , नदीच्या पाण्यामध्ये 
जि.पुणे पडून बुडून गुदमरूम मृत्यू 

बाळांतपणामध्ये दम 
रा.दिघेवाडी आदीवासीवाडी , 

लागन श्वास घेण्यास 
ता.सुधागड 


सुधागड 


पाली 


26/2020 


सिमा मच्छिंद्र जाधव 


21 


14/01/2021 


बॉस होवुन मृत्यू 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


49 


सुधागड 


पाली 


02/2020 


गुणाजी गोविंद मोरे 


65 


05/01/2020 


50 


सुधागड 


पाली 


28/2020 


संतोष मारुती मोरे 


40 


51 


सुधागड 


पाली 


03/2018 


हिरामण कमलाकर बांगारे 


20 


पाली 


मुफतदल आबीदभाई 


52 सुधागड 


रारासळवाडी , ता.सुधागड 

आतडयाला होल पडून 

सेप्टीक होवून मयत 

अंगावर रॉकेलची बाटली 
रा.आपटवणे , ता.सुधागड 

पडून रॉकेल पेट घेवून 
भडका होवून भाजल्याने 

मृत्यू 
रादुधनी ठाकुरवाडी , 

कोणत्यातरी अज्ञात 
तासुधागड 

कारणाने मयत 
आंधळेपणामळे बिल्डींगचे 
गॅलरीचे 

दुसऱ्या 
मजल्यावरुन खाली पडून 

मृत्यू 
रा.विकासवाडी , पो.परळी , हदय विकाराचा झटका 
ता.सुधागड 

येवून मृत्यू 
रा वक्रतुंड कॉम्पलेक्स 
देवुळवाडा बी.वींग , रुम 

हदय विकाराचा झटका 
न .105 , पाली , ता.सुधागड 

येवून मृत्यू 
रा.दिघेवाडी आदीवासीवाडी , गरोदरपणामध्ये आकडी 
ता.सुधागड 

येवून मृत्यू 


29/2020 


47 


रा.परळी , ता.सुधागड 


प्रेसवाला 


53 सुधागड 


पाली 


22/2020 


शिमग्या देहू जाधव 


42 


09/10/2020 


54 सुधागड 


पाली 


31/2020 


अनंता मारुती पाटेकर 


50 


31/12/2020 


55 सुधागड 


पाली 


24/2019 


मंगला वनेश जाधव 


30 


07/08/2019 


56 | सुधागड 


पाली 


27/2019 


अनोळखी मयत 


ता.सुधागड , शेतामध्ये मृत्य 
अवस्थेत बेवारस स्थितीत 


उपासमार होवून 
अशक्तपणामुळे मयत 


18/12/2019 


57 | सुधागड 


पाली 


17/2020 


दिपक लक्ष्मण पवार 


45 


01/09/2020 


58 सुधागड 


पाली 


16/2020 


पल्लवी वसंत साठे 


58 


18/08/2020 


रा.कानसळ आदिवासीवाडी , 

विषारी साप चावून मयत 
ता.सुधागड़ 
रा.ओसवाल प्लाझा , रुम हृदय विकाराचा झटका 
नं .102 , बिल्डींग क्र .5 , पाली , 
ता.सुधागड 

येवून मृत्यू 

पत्रा शेडवरुन खाली पडून 
रानकाशी , पो.देगाव , 

डोक्यास व मेंदूला मारे 
ता.बाळापुर , जि.अकोला 
रा.खालची आदीवासीवाडी , 

उवा मारण्याचे औषध 
ताडगांव , पो.महागांव , 

ता.सुधागड 


59 सुधागड 


पाली 


17/2019 


संजय महादेव सोनावणे 


30 


12/08/2019 


लागून मयत 


सुधागड , पाली 


03/2020 


तुलसा सुदीप वाघमारे 


40 


खाल्याने मृत्यू 


06/02/2020 


61 


सुधागड पाली 


19/2018 


नामदेव गंगाधर बावधने 


20 


रा.वारसबोडन , ता.सुधागड 


विषारी औषध खाल्ल्याने मृत्यू 23/09/2018 


62 सुधागड , पाली 


14/2019 


जानकी रामचंद्र गोळे 


75 


रा.कासारवाडी , ता.सुधागड 


चुलीवर जेवण बनवित 
असताना साडीचा पदर 
चुलीत पडून पेट घेतल्याने 

भाजल्याने मयत 


15/07/2019 


63 


सुधागड पाली 


06/2020 


दुर्गा गंगाराम ठाकरे 


45 


रा.दर्यागांव , ता.सुधागड 


विषारी औषध खाऊन मृत्यू 


17/03/2020 


64 सुधागड 


पाली 


11/2020 


गणेश लक्ष्मण सरफळे 


55 


रा.सरफळेवाडी , ता.रोहा 


हृदयविकाराचा झटका येवून 

मृत्यू 


04/06/2020 


65 


सुधागड 


' पाली 


20/2020 


विलास वासुदेव मोरे 


56 


रा.सोनारआळी , पाली , 

ता.सुधागड 


डोक्यास मार लागून मयत 


12/09/2020 


66 सुधागड 


पाली 


25/2020 


ज्ञानेश्वर दत्ताराम मोरे 


40 


रा.शिळोशी , ता.सुधागड 


23/11/2020 


फॉरेट नावाचे विषारी औषध 
प्राशन केल्याने 

मृत्यू 
रा.आष्टमी मराठा आळी रोहा , फोरेट नावाचे विषारी औषध 


67 सुधागड 


पाली 


10/2020 


अमित वसंत चव्हाण 


36 


19/05/2020 


ता.रोहा 


घेतल्याने मृत्यू 


68 सुधागड 


पाली 


15/2020 


विजयकुमार बिपतराम 

निशाद 


30 


रा.पिलोसरी , ता.सुधागड 


हृदय विकाराचा झटका येवून 

मृत्यू 


01/08/2020 


69 


सुधागड 


पाली 


07/2021 


हलू बाब्या जाधव 


45 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


31/03/2021 


70 सुधागड 


सुधागड , पाली 


मुळ रा . दामात , ता.कर्जत , 
जि.रायगड , सध्या रा.पेडली , 

ता.सुधागड 
रा.कान्हीवली , पो.तिवरे , 

ता.सुधागड 
रा.आरडयाचीवाडी , 
पो.जांभुळपाडा , ता.सुधागड 


दत्तात्रेय गणपत अधिकारी 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


02/2021 


65 


07/02/2021 


71 सुधागड 


पाली 


06/2021 


दिव्या प्रतिश गोसावी 


25 


सर्पदंश होवून मृत्यू 


24 . 


2021 


72 | सुधागड 


पाली 


07/2020 


शिवराम चंद्रकांत वाघमारे 


65 


रा.आसाणेवाडी , ता.सुधागड 


ह्दयविकाराचे झटक्याने मयत 


20/04/2020 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


गरोदरपणात तिची गाठ पडून 


सुधागड पाली 


73 


19/2020 


रसिका नितेश खेडेकर 


28 


रा.कवेले , पो.भेरव , ता.सुधागड 


जास्त प्रमाणात रक्तस्त्राव 


09/09/2020 


झाल्याने मृत्यू 


74 


सुधागड 


पाली 


27/2020 


प्रवीण महादेव चव्हाण 


36 


रा.सि विंग , शिवसागर 
कॉम्पलेक्स , लालाशेट कंम्पाउंड ह्दयविकाराचे झटक्याने मयत 

गाढव नाका भांडूप पं . 


30/11/2020 


75 सुधागड 


फोरेट नावाचे विषारी औषध 


पाली 


सरिता नरेश सुतक 


30/2020 


28 


रा.पेंढारमाळ , पो.घोटावडे , 

ता.सुधागड 


घेतल्याने मृत्यू 


26/12/2020 


76 सुधागड 


पाली 


10/2021 


सदाशिव अप्पा कंधारे 


53 


रा.नांदगाव , ता.मुळशी , जि.पुणे 
सध्या रा.कोंडगाव श्री प्रकाश 
कालेकर फार्म ता.सुधागड 


पाण्यात पडून बुडून मृत्यू 


16/02/2021 


77 सुधागड 


पाली 


04/2021 


मयुर पांडुरंग पाठारे 


25 


रा.गोंदाव , पो.हातोंड , 

ता.सुधागड 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


28/02/2021 


78 सुधागड 


पाली 


01/2021 


रामभाऊ सदालींग जंगम 


68 


रा.झाप , ता.सुधागड 


भाजल्याने मृत्यू 


28/12/2020 


79 सुधागड 


पाली 


01/2020 


कृष्णा मनोहर पार्ट 


35 


रा.बी विंग , 503 दत्तू साई 
कम्प्लेक्स सत्यवान चौक , ह्दयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू 12/01/2020 
देविचापाडा , डोंबिवली पं . 

फॉरेट नावाचे विषारी औषध 
रा.दहिगाव , पो.पाली , ता.सुधागड 

20/07/2020 


80 सुधागड 


पाली 


18/2020 


किसनी प्रकाश वाघमारे 


45 


घेतल्याने मृत्यू 


81 सुधागड 


पाली 


12/2020 


गजानन परशुराम देव 


85 


82 सुधागड 


पाली 


21/2020 


सीता बबन पवार 


70 


रा.जाधव चाळ , बल्लाळेश्वर 

हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू 05/07/2020 
नगर , पाली , ता.सुधागड 
रा.दुधानेवाडी आदी.वाडी , 
पाण्यामध्ये पडून बुडून मृत्यू 

26/09/2020 
ता.सुधागड 
रा.करचुंडे आदीवासी वाडी , 

पाण्यात बुडून मृत्यू 21/07/2020 
ता.सुधागड 
रा.पशुवैद्यकीय दवाखाना पाली , किडनी खराब होवून श्वास 

24/06/2020 
ता.सुधागड 

गुदमरुन मयत 


83 सुधागड 


पाली 


14/2020 


किसन गोपाल घोगरकर 


55 


84 सुधागड 


पाली 


13/2020 


दामु नवश्या निरगुडे 


40 


85 सुधागड 


पाली 


24/2020 


अश्विनी अशोक कदम 


45 


रा.उधर , ता.सुधागड 


चापडया नावाचा विषारी 

साप चावून मयत 


15/11/2020 


फोरेट नावाचे विषारी औषध 


86 


रोहा 


रोहा 


29/2019 


तेजस कृष्णा फुलारे 


32 


रा.घोसाळे , ता.रोहा 


खाल्याने मृत्यू 


22/06/2019 


87 


रोहा 


रोहा 


11/2020 


अरुणा बाबू गोरे 


16 


रा.म्हसाडी , ता.रोहा 


पाण्यात बुडून अपघाती 

मृत्यू 04/05/2020 


88 


रोहा 


रोहा 


05/2020 


बबन गंगाराम ओलांबे 


45 


रा.पारंगखार , ता.रोहा 


24/01/2020 


किडणी फेल होवून नैसर्गिक 

मृत्यू 
नदीच्या पाण्यात बुडून 

गुदमरुन मृत्यू 


89 


रोहा 


रोहा 


44/2019 


आयुष रमेश पवार 


09 


रा , अष्टमी , ता.रोहा 


03/10/2019 


90 


रोहा 


रोहा 


26/2020 


संतोष हरीश्चंद्र बोडकर 


38 


पाण्यात पडून बुडून मृत्यू 02/10/2020 


रा.गणेशनगर , भवनेश्वर , 

ता.रोहाँ 
राराव फार्म हाऊस , 

रा.रेवोली 


91 


रोहा 


रोहा 


21/2020 


रतीका रुपेश महाले 


30 


खारगांव , मुळ 


31/07/2020 


गळफास घेवून मृत्यू 
विषारी औषध प्राशासन 


92 


रोहा 


रोहा 


20/2020 


पांडुरंग तुकाराम लंबाडे 


76 


रा.हेदवली , ता.रोहा 


केल्याने मृत्यू 


09/11/2020 


93 


रोहा 


रोहा 


31/2020 


प्रसन्ना राधाकृष्ण नायर 


62 


रादत्तकृपा अपार्टमेंट , रुम 
नं . पहिला माळा , ता.रोहा 


दमा या आजाराने मृत्यू 28/10/2020 


94 


रोहा 


रोहा 


13/2020 


कुंडलिक विठोबा पवार 


दारुच्या अतिव्यसनामुळे 


58 


रा.महादेववाडी , तारोहा 


आजारी पडून मृत्यू 


10/05/2020 


रा.हिंगणवाडी.पो.चणेरा , 


95 


रोहा 


रोहा 


35/2020 


जानू बाळाजी गिजे 


फोरेट नावाचे विषारी 
औषध प्राशन करून मयत 


60 


ता.रोहा 


13/11/2020 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


96 


रोहा 


रोहा 


09/2020 


मयुरी किरण देवरे 


28 


रा.चिकणी , तारोहा 


उलटया - जुलाब झाल्याने 
तिचे शरीरातील पाण्याचे 
प्रमाणे कमी झाल्याने 

मृत्यू 


05/06/2020 


97 


रोहा 


रोहा 


50/2019 


हेरंब विठ्ठल मिस्त्रि 


98 


रोहा 


रोहा 


26/2019 


जयवंत धर्मा लांबोरे 


23 


99 


रोहा 


रोहा 


36/2020 


गोपाळ कृष्णा 

वाजे 


78 


100 


रोहा 


रोहा 


19/2019 


गंगाबाई हशा मोरे 


70 


101 


रोहा 


रोहा 


06/2019 


राजाराम काशिनाथ मोरे 


50 


रा.धनगर आळी , ता.रोहा फुपुसाला सुज येवून मृत्यू 20/09/2019 

थंडी , ताप , अशक्तपणा 
रा.करंजवाडी , ता.रोहा आजारपणामुळे नैसर्गिक 08/05/2019 

मृत्यू 
रा.वजरोली , पो.पाटणसई , हदय विकाराचा झटका 

28/11/2020 
सध्या रा.धामणसई , ता.रोहा येवून नैसर्गिक मृत्यू 
राकरजविरा , पो.सानेगाव , फोरेट नावाचे विषारी 
ता.रोहा औषध प्यायल्याने मृत्यू 

08/05/2019 
ह्दय खरात होवून 
रा.घोसाळे , ला.रोहा फुप्फुसात रक्तस्त्राव 11/02/2019 

झाल्याने नैसर्गिक मृत्यू 
रा.धाटाव , ता.रोहा गळफास घेवून श्वास 

15/09/2019 

गुदमरून मृत्यू 
रा.वरवडे , पो.मेढा , ता.रोहा डोक्याला दुखापती होवून 03/10/2020 
रा.किला आदिवासी वाडी , ता.रोहा विषारी औषध खाल्याने मृत्यू 20/11/2020 
रा.मुचणे , ता.रोहा 

गळफास घेवून मृत्यू 03/12/2020 

डोक्यावर पडून पाठीमागील 
रा.कर्नाळा , पो.टोका , ता , तळा बाजुस दुखापती होवुन 

21/12/2020 
अंतर्गत रक्तस्त्राव होवुन मृत्यू 


102 


41/2019 


36 


103 


रोहा 
रोहा 
रोहा 


रोहा 
रोहा 
रोहा 


29/2020 


32 


अजित बापुराव जाधव 
प्रभावती गोविंद खांडेकर 
माही परशुराम जाधव 
विकास नथुराम पालांडे 


104 


34/2020 


07 


105 


रोहा 


रोहा 


37/2020 


38 


106 


रोहा 


रोहा 


38/2020 


रामचंद्र गोपाळ भौड 


55 


डोक्यास मार लागून 


107 


रोहा 


रोहा 


33/2020 


अनोळखी व्यक्तीचे मयत 


12/11/2020 


108 


रोहा 


रोहा 


इंट्रासेरेब्रल रक्तस्त्राव होवून 

मृत्यू 
पाण्यात बुडून मयत 
रेल्वे अपघातात दुखापती 


13/2021 


सीताबाई रामचंद्र मेहत्तर 


75 


रा.गवळवाडी , ता.रोहा 


16/03/2021 


रा.नवानगर , 

पो.माटवण , 


109 


रोहा 


रोहा 


विश्वास भिकाजी कावणकर 


15/2021 


54 


25/03/2021 


ता.दापोली , जि.रत्नागिरी 


होवून मृत्यू 


110 


रोहा 


रोहा 


19/2021 


शशी सलखान हसदार 


35 


रा.घोई , पो.लोटापहाड , ठाणा 
सोनुव , जि.पश्चिमसिंगभुमी , 

राज्य . झारखंड 


डोक्यास गंभीर दुखापती 
होवून व कोव्हीड़- 19 

झाल्याने मृत्यू 


19/04/2021 


111 


रोहा 


रोहा 


25/2020 


सुविद्या सचिन पोकळे 


34 


गरोदरपणात बाळांतपणाचे 
रा.खारापटी , पो.मेढा , ता.रोहा | वेळेस अतिरक्तस्त्राव झाल्याने | 27/09/2020 

मृत्यू 


रोहा 


112 


रोहा 


नितिन हरीहरप्रसाद पाठक 


11/2021 


22 


सध्या रा.सत्यजीत शिगवण 
यांची चाळ , घाटाव , ता.रोहा , 
मुळ रा.मरगाया , ता.कापली , 

जि.जालौन , उत्तरप्रदेश 


हृदय विकाराचा झटका 

आल्याने मयत 


08/03/2021 


रोहा 


113 


रोहा 


रा . A / 2 / 206 वर्धमान रेसिडेन्सी , 

भुवनेश्वर , ता.रोहा , मुळ 
रा.पिंगळगाव बु.ता.पाचोरा , 


गळफास घेवून आत्महत्या 


विशाल धनराज पाटील 


20/2021 


28 


केल्याने मृत्यू 


30/04/2021 


जि.जळगाव 


114 


रोहा 


रोहा 


16/2021 


महेंद्र यशवंत सोनवटकर 


41 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


30/03/2021 


रा.धनगर आळी , ता.रोहा 
सध्या रा.दत्त निवास , बापूशेठ 
लिंबोरे यांच चाळ , धाटाव , 


115 


रोहा 


रोहा 


03/2021 


दिलीप स्वदेश बिश्वास 


46 


हृदय विकाराचा झटका 

आल्याने मयत 


18/01/2021 


ता.रोहा 


116 


रोहा 


रोहा 


07/2019 


उमेश मोतीराम उंबरे 


28 


01/03/2019 


उंच इमारतीवरुन पडून 
रा.शेणवई , ता.रोहा 

अपघाती मृत्यू 

फोरेट नावाचे विषारी औषध 
रा.पिंपळवाडी , देवकान्हे , ता.रोहा 


117 


रोहा 


रोहा 


02/2021 


नामदेव रामचंद्र सुटे 


48 


घेतल्याने मृत्यू 


15/01/2021 


118 


रोहा 


रोहा 


04/2020 


महादेव रावजी फसाळे 


30 


119 


रोहा 


रोहा 


27/2020 


गणपत भास्कर भुयाळ 


58 


रा.बोरावाडी , पो.बेणसे , ता.पेण डोक्यास दुखापती होवून मृत्यू 21/01/2020 
रा.आवढाणी , पो.मनोर , ह्दय विकाराचा झटका येवून 

06/10/2020 
ता , जि.पालघर 

मयत 
रा.हनुमानगर , मोरेआळी रोहा , फोरेट नावाचे विषारी औषध 

24/01/2020 
खाल्याने मृत्यू 


120 


रोहा 


रोहा 


03/2020 


सुरेश गोविंद लाड 


60 


ता.रोहा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


रोहा 


रोहा 


04/2021 


नर्मदा गणेश वारगुडे 


रा.इंदरदेव , ता.रोहा 


गरोदरपणात रक्तस्त्राव 
झाल्याने व आकडी आल्याने 

मृत्यू 


18/12/2020 


रोहा 


रोहा 


06/2021 


अजिंक्य जयराम साळवी 


122 


30 


रा.रविकिरण को.ऑ.सोसायटी 

अभ्युदय नगर बिल्डींग 
नं .24 , काळाचौकी मुंबई 33 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


21/02/2021 


रोहा 


123 


रोहा 


01/2020 


सुर्यकांत रामभाऊ परब 


रा.सिंधुदूर्ग , सध्या रा.मुठवली , फुप्फुसात रक्तस्त्राव झाल्याने 

पो . धामणसई , ता.रोहा 


62 


10/01/2021 


09/2021 


124 


14 


27/03/2021 


रोहा 
रोहा 
रोहा 


रोहा 
रोहा 


10/2021 


125 


11 


ता.रोहा 


27/03/2021 


126 


रोहा 


08/2021 


किसन खडकसिंग खडका 

वेदांत मनोज मगर 
हरिश्चंद्र विठ्ठल हिलम 
रवि उर्फ बाळु भगवानराव 

पाईकराव 


55 


रा.वाशी , पो.धाटाव , ता.रोहा पाण्यात बुडून मृत्यू 
रा.वाशी , पो.धाटाव , 

पाण्यात बुडून मृत्यू 
रा.ताम्हणशेत , आदीवासीवाडी , 

उलटी , हगवण - जुलाबाचा 
ता.रोहा 

त्रास होवून मयत 
रा.दिव कोकबन , मुळ 

विद्युत वाहिनीचा शॉक लागुन 
रा.बेलखडा , ता.जिंतुर , 

हृदयक्रिया बंद पडून मृत्यू 
जि.परभणी 


22/02/2021 


127 


रोहा 


रोहा 


05/2021 


32 


01/02/2021 


रोहा 


128 


रोहा 


07/2021 


प्रणय राजाराम परब 


28 


रा.रुम नं .1762 , बिल्डींग नं .24 

रविकरण सोसायटी , 
अभ्युदयनगर , काळाचौकी , मुंबई 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


20/02/2021 


129 


रोहा 


रोहा 


20/2020 


राजू गजानन मालुसरे 


46 


डोक्याला गंभीर दुखापती 

होवून मृत्यू 


रा.मालसई , ता.रोहा 


22/07/2020 


130 


रोहा 


रोहा 


23/2020 


तुषार अशोक जाधव 


रा.शिवाजी छत्रपती नगर , 
पार्टचाळ , मुह रा.सखदरेवाडी , 

पो.घोसाळे , ता.रोहा 


27 


स्वत : स गळफास लावून मृत्यू 08/08/2020 


गळफास घेवून स्वास कोंडून 


131 


रोहा 


रोहा 


संयोग रविंद्र म्हात्रे 


34/2019 


25 


रा.गडबल , ता.रोहा , जि.रायगड 


20/07/2019 


रोहा 


132 


रोहा 


18/2020 


शरीफ मोहम्मद शेख 


35 


नैसर्गिक 

मृत्यू 


04/07/2020 


रा.दत्ता कसबे 


रा.खारकांड मोहल्ला , 
साहिलनगर , महाड , ता.महाड 

चाळ , बारसोली , 
पो.धाटाव , ता.रोहा , 

मुळ 
रा.पैना , देवरीया , उत्तरप्रदेश 


नदीचे पाण्यात पडून बुडून 


133 


रोहा 


रोहा 


14/2020 


राकेश रामराज चौहान 


11/05/2020 


134 


रोहा 


रोहा 


46/2019 सपनासिंग महेंद्रसिंग सिंग 


24 


सध्या रा . थाटाव जैनवाडा , 
ता.रोहा , मुळ रा.बदोचा , 

पेटवुन घेवुन भाजल्याने मृत्यू 10/10/2019 
ता.कोराव , जि . इलाहबा , 
उत्तरप्रदेश 

काविळ आजार होवून 
रा.रोठखुर्द , पो.वरसे , ता.रोहा त्यामध्ये लिव्हर खराब होवून 10/06/2020 

अवय खराब झाल्याने मृत्यू 


135 


रोहा 


रोहा 


16/2020 


रविंद्र बाबासो पाटील 


40 


रेल्वेची ठोकर लागून दुखापती 


136 


रोहा 


रोहा 


28/2020 जागृती संतोष राहाटाडकर 


16 


10/10/2020 


रा.भातसई बौध्दवाडी , 

पो.शेणवई , ता.रोहा 
रा.वांदोली , पो.पिंगळसई , 


होवून मृत्यू 


रोहा 


137 


रोहा 


विठोबा मऱ्या कडव 


51/2019 


65 


ता.रोहा 


दारु पिऊन त्यात लिव्हर 

31/12/2019 
खराब होवून मृत्यू 
पाण्यात बुडून 

अपघाती 

मृत्यू 08/05/2020 


138 


रोहा 


रोहा 


12/2020 | पुंडलिक हरिश्चंद्र बैकर 


42 


रा.कांडणे खुर्द , ता.रोहा 


139 


रोहा 


रोहा 


49/2019 जीवन शशिकांत राक्षिकर 


35 


फिनेलच्या गोळया खाल्याने 

मयत 


रा.नवखार , ता.रोहा 


06/11/2019 


रोहा 


140 


रोहा 


कोणत्यातरी अजाराने मृत्यू 


34/2018 


प्रदीप लक्ष्मण मोरे 


रा.आकुले , पो.वेणगांव 
ता.कर्जत , जि.रायगड 


55 


17/08/2018 


रोहा , 


डॉ . यशवंतराव माने , 
उपविभागीय अधिकारी , 
रोहा विभाग , रोहा . 


दिनांक ३१ मे २०२१ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


BY THE DEPUTY COLLECTOR ( ENC / REM ) AND COMPETENT AUTHORITY 


BHANDUP 


No. Dy.Coll./Ene/Rem/Bhandup/Suryanagar-05/2019.- Whereas the Deputy Collector ( Enc / 
Rem ) of Bhandup , has been appointed as Competent Authority , under section 3 of the Maharashtra 
Slum Areas ( Improvement , Clearance , Redevelopment ) Act , 1971 in respect of all lands having 
any type of tenure and ownership ( except Cenrtral Government lands ) in Bhandup , Kanjur , 
Hariyali and Vikroli revenue villages within Kurla Taluka . 

2. And Whereas on the basis of the information about the slum areas available , the 
Competent Authority is satisfied that the areas specified in the Schedule hereto ( hereinafter 
referred to as the said areas ) are source of danger to the health , safety or convenience of the 
public of that area and of its neighbourhood by reason of it being overcrowded and lacking in basic 
amenities , has been rendered insanitary , squalid , and / or otherwise . 

3. Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me under section 4 ( 1 ) of the 
Maharashtra Slum Areas ( Improvement , Clearance , Redevelopment ) Act , 1971 , I , Deputy Collector 
( Enc / Rem ) and Competent Authority of Bhandup , declare the said areas to be the Slum Areas . 

Schedule of Areas 
Local name of the area and village - Suryanagar , Hariyali , Taluka - Kurla . 


C.T.S. No. 


Area ( Sq . Mt. ) 


4A / 1A 


82464.66 


Total 


82464.66 


Description of Boundaries : 
East : C.T.S.No.14 & 23 


West : C.T.S.No. 6 & 4A / 1A ( pt . ) 
South : C.T.S.No. 35 
North : C.T.S.No.4A / 1 A ( pt . ) . 


Mumbai , 
dated 10th June 2021 . 


AJIT NAIRALE , 
Deputy Collector ( Enc / Rem ) and 
Competant Authority , Bhandup . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


२५ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

आदेश 


आदेश 


क्रमांक सनिप / वि -२ / नोरआ / स्वामी समर्थ बेरो . सं / ४८० / सन 
२०२१.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , मी , बालाजी वाघमारे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , या 
आदेशान्वये श्री स्वामी समर्थ बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या . , 
खानावळे , पो . पोयंजे , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ ) / ५५८ / सन -२००६ , दिनांक २१ 
फेब्रुवारी २००६ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत 
आहे , आणि वरील अधिनियमाच्या कलम १० ९ अन्वये सदर संस्थेचे 
कामकाज संपले आहे असे समजण्यात यावे . तसेच या आदेशापसून 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ ) / ५५८ / 
सन -२००६ , दिनांक २१ फेब्रुवारी २००६ ही संस्थापित संस्था म्हणून 
अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


क्रमांक सनिप / वि -२ / नोरआ / सुमित्रा गृह सं . / ६७७ / सन २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 
मला प्राप्त अधिकारानुसार , मी , बा . ना . वाघमारे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , या आदेशान्वये 
सुमित्रा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , गट क्रमांक १६५ ( जुना गट 
नं . १३०,१३० / १ ए , १ बी व १३७ / १,२ ) सब प्लॉट नं . १५ , उसी खुर्द 
ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी ( टीसी ) २ ९ २३ / २०१४-१५ / २०१४ , दिनांक ८ मे २०१४ 
या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत आहे . आणि वरील 
अधिनियमाच्या कलम १० ९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले 
आहे असे समजण्यात यावे . तसेच या आदेशापसून सदरहू संस्था ही 
संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पनवेल , 


बा . ना . वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


पनवेल , 
दिनांक १० मार्च २०२१ . 


बालाजी वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक सनिप / वि -२ / नोरआ / साईकृपा सुबेका सं / ४८२ / सन 
२०२१. — महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , मी , बालाजी वाघमारे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , या 
आदेशान्वये साईकृपा सुशिक्षित बेरोजगार नागरी सेवा सहकारी संस्था 
मर्या . , मु . ओवळे , पो . पारगांव , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ ) / १३ ९ ६ / सन - २०१२ 
२०१३ / सन २०२१ , दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१२ या संस्थेची नोंदणी 
वरील कारणास्तव रद्द करीत आहे , आणि वरील अधिनियमाच्या 
कलम १० ९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात 
यावे . तसेच या आदेशापसून नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
जीएनएल ( ओ ) / १३ ९ ६ / सन - २०१२-१३ / सन २०१२ , दिनांक ४ ऑक्टोबर 
२०१२ ही संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल . 

प्रस्तुत आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिप / वि -२ / नोरआ / युवान गृह सं . / ६७६ / सन २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 
मला प्राप्त अधिकारानुसार , मी , बा . ना . वाघमारे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , या युवान 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , प्लॉट नं . ०७ , वैज्ञानिक निवास 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था म . गट क्र . १६५ , उसी खुर्द , ता . पनवेल , 
जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी ) 
३१ ९ ८ / २०१५-१६ / २०१५ , दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१५ या संस्थेची 
नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत आहे . आणि वरील अधिनियमाच्या 
कलम १० ९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात 
यावे . तसेच या आदेशापसून सदरहू संस्था ही संस्थापित संस्था म्हणून 
अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पनवेल , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


बा . ना . वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


पनवेल , 
दिनांक १० मार्च २०२१ . 


बालाजी वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ 


पनवेल , 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

अंतिम आदेश 
आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / कलम १०२ / अं आ . / स.म.से.सो. / ७ ९९ / सन 
क्रमांक सनिप / वि -२ / नोरआ / श्री लक्ष्मीनारायण बे.से. सं . / ६७५ / 
सन २०२१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

२०२१. — महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 

अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , मी , बालाजी वाघमारे , सहायक 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , मी , बालाजी वाघमारे , 

निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , समर्थ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , 

महिला सेवा सहकारी संस्था मर्या . , कॉस्मो को - ऑप हौसिंग सोसायटी , 
या आदेशान्वये श्री लक्ष्मीनारायण बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था 

एफ ११८/५ , सेक्टर -७ , न्यु पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी 
मर्या . , पेठाळी , पो . तळोजा पांचनद , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ ) / ३८० ९ / सन २०१८ 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ ) / ५४२ / सन २००५ , 

१ ९ / सन २०१८ , दिनांक ११ मे २०१८ असलेल्या सहकारी संस्थेचे 
दिनांक २४ जानेवारी २००५ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द 

कामकाज गुंडाळणेबाबत पारीत केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम 
करीत आहे . आणि वरील अधिनियमाच्या कलम १० ९ अन्वये सदर 

करण्यात येवून संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारीत 
संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात यावे . तसेच या 

करण्यात यावेत अशी माझी खात्री झाली आहे . 
आदेशापसून सदरहू संस्था ही संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात 

त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त 
असण्याचे बंद होईल . 

झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी 

म्हणून 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 

श्री . विजय सडके , मुख्य लिपीक अधिन सहाय्यक निबंधक , सहकारी 

संस्था पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . 
बा . ना . वाघमारे , 

विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व मालमत्तेचा ताबा घेवून 
सहायक निबंधक , 

संस्थेचे अवसायन कामकाज पुर्ण करावे . 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 

सहकारी संस्था , पनवेल . 

प्रस्तुत 

आदेश आज दिनांक १५ एप्रिल २०२१ रोजी माझे सही व 
शासन मुद्रेसह दिला असे . 

बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

पनवेल , 
आदेश 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १५ एप्रिल २०२१ . 

सहकारी संस्था , पनवेल . 
क्रमांक सनिप / वि -२ / नोर आ / श्री वरद विनायक से . सं . / ४८१ / सन 
२०२१. — महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , मी , बालाजी वाघमारे , सहायक 

नोंदणीची अधिसूचना 
निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , या क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४६७० / २०२१ 
आदेशान्वये श्री वरद विनायक सेवा सहकारी संस्था मर्या . , पनवेल , 

२२ / सन २०२१ .- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 

ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहेत की , 
जीएनएल / ( ओ ) / ५८७ / सन २०० ९ -१० , दिनांक ३१ मार्च २०१० या 

क्रिस्टल यश प्लाझा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सिटी सर्व्हे नं . 
संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत आहे . आणि वरील 

४८७ , ४८७/१ , ४८७/२ , ४८७/३ , ४८८ , ४८८/१ , ४८८/२ , 
अधिनियमाच्या कलम १० ९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले 

पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / 
आहे असे समजण्यात यावे . तसेच या आदेशापसून नोंदणी क्रमांक 

एचएसजी / ( टिसी ) / ४६७० / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , दिनांक १० मे 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ ) / ५८७ / सन २०० ९ -१० , दिनांक 

२०२१ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
३१ मार्च २०१० ही संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात असण्याचे 

१ ९ ६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) 
बंद होईल . 

अन्वये नोंदण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 

१२ ( १ ) , कलम १५४ ब -१ ( १७ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

नियम १० ( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून 
बा . ना . वाघमारे , 

उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
पनवेल , 

सहायक निबंधक , 

आले आहे . 
दिनांक १० मार्च २०२१ . 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


לל 


पनवेल , 
दिनांक १० मे २०२१ . 


बालाजी वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


२७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / एचएसजी / ९ २३ ( टिसी ) / ४६६ ९ / 
२०२१-२२ / सन २०२१. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहेत की , 
सहकार द्वारका सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्वे नं . १ ९ ५ , 
हिस्सा नं . ३,४,५ आणि सर्व्हे नं . १ ९ ६ , हिस्सा नं . ३,५,६,७ , मोर्चे , 
ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / 
एचएसजी / ( टिसी ) / ४६६ ९ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , दिनांक १० मे 
२०२१ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) 
अन्वये नोंदण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) , कलम १५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा . , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सहनिस . / अ- / SRA / CO / OW / २०२१ / १३४०३. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उप विधीची प्रत 
व नोंदणी प्रमाणपत्र माऊली ओमकार , १ - बी , सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , सीटीएस नं . ७०१ बी / १ ए , १/१ ( पार्ट ) आणि ७०१ 
बी / १ ए / १ / १ / ९ ते ३० , व्हिलेज मालाड ( पूर्व ) , त्रिवेणी नगर , 
वायशेत पाडा नं . २ , मालाड ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ० ९ ७ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / 
एच.एस.जी. / टी.सी. / १३११५ / सन २०२१ , दिनांक ३० मार्च २०२१ 
नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकर 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


לל 


לל 


पनवेल , 


बालाजी वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल . 


दिनांक १० मे २०२१ . 


मोहम्मद अ . आरिफ , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / एचएसजी / ७२० ( टिसी ) / ४६५८ / 
२०२१-२२ / सन २०२१.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहेत की , तुलसी 
आंगण सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , घर नं . ५१० बी , 
७८४,७ ९ ६,८६४ , ९ ८७ , खारघर , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ४६५८ / २०२१ 
२०२२ / सन २०२१ , दिनांक १ एप्रिल २०२१ ने ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम 
क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये 
नोंदण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) , 
कलम १५४ ब -१ ( १७ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) 
अन्वये तीचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरबाड यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिमु / वि -३ / संस्था नोंदणी / अधिसूचना / ०८ / सन २०२१. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरबाड यांचेद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते की , वृंदावन रेसीडेंन्सी को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . , सर्व्हे क्रमांक १३/१ , गणेश आळी , मुरबाड , ता . मुरबाड , 
जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक टीएनए / एमबीडी / ( एचएसजी ) / ( टीसी ) / ३०४६६ / २०२१ 
२०२२ / सन २०२१ , दिनांक १५ एप्रिल २०२१ असा आहे . तसेच 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 

सदरची अधिसूचना आज दिनांक १५ एप्रिल २०२१ रोजी काढण्यात 
येत आहे . 


८८ 


" 


असून उपवर्गीकरण 


" 


“ 


पनवेल , 


बालाजी वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


दिनांक १ एप्रिल २०२१ . 


मुरबाड , 


दिपक पाडवी , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुरबाड . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ अ 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरबाड यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरबाड यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिमु / वि -३ / संस्था नोंदणी / अधिसूचना / २५ / सन २०२१.- क्रमांक सनिमु / वि -३ / संस्था नोंदणी / अधिसूचना / २१ ९ / सन २०२१.– 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरबाड यांचेद्वारे अधिसूचित सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरबाड यांचेद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते की , स्वर्णिम रेसीडेंन्सी बिल्डिंग नं . १ को - ऑप . करण्यात येते की , जयराज पार्क -०१ को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
हौसिंग सोसायटी लि . , सर्वे क्रमांक २७ ९ / ७ , मौजे मुरबाड , लि . , सर्वे क्रमांक २६७/२ , प्लॉट क्र . १० , मु . सोनारपाडा , 
ता . मुरबाड , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , ता . मुरबाड , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक टीएनए / एमबीडी / ( एचएसजी ) / ( टीसी ) / ३०४६७ / २०२१- नोंदणी क्रमांक टीएनए / एमबीडी / ( एचएसजी ) / ( टीसी ) / ३०४६३ / २०२० 
२०२२ / सन २०२१ , दिनांक ४ मे २०२१ असा आहे . तसेच उक्त २०२१ / सन २०२१ , दिनांक १२ एप्रिल २०२१ असा आहे . तसेच उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
करण्यात आले आहे . 

आले आहे . 
सदरची अधिसूचना आज दिनांक ४ मे २०२१ रोजी काढण्यात येत सदरची अधिसूचना आज दिनांक १२ मार्च २०२१ रोजी काढण्यात 
आहे . 

येत आहे . 


" 


" 


असून उप 


दिपक पाडवी , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुरबाड . 


दिपक पाडवी , 
सहायक निबंधक , 


मुरबाड , 


मुरबाड , 


सहकारी संस्था , मुरबाड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरबाड यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिमु / वि -३ / संस्था नोंदणी / अधिसूचना / २२१ / सन २०२१. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरबाड यांचेद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते की , श्री सदगुरु सदन को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
प्लॉट क्रमांक १७ , हिस्सा क्रमांक ७ / १ अ , ८/२ , ८/३ , ८ / ४ अ , 
८/५ , ८/६ , ८/७ , ८ / ८ अ , ८ / ९ , म्हसा रोड , मुरबाड , 
ता . मुरबाड , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक टीएनए / एमबीडी / ( एचएसजी ) / ( टीसी ) / ३०४६४ / 
२०२०-२०२१ / सन २०२१ , दिनांक १२ मार्च २०२१ असा आहे . तसेच 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

सदरची अधिसूचना आज दिनांक १२ मार्च २०२१ रोजी काढण्यात 
येत आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरबाड यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिमु / वि -३ / संस्था नोंदणी / अधिसूचना / २३३ / सन २०२१. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरबाड यांचेद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते की , चिनार क्लासिक को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि .. 
गट क्रमांक ३३० अ , ३३० ब , ३३० क , ३३० ड , ३३० इ , ३४० , ३३ ९ , 
३३८ , ३३७ ब , मौजे वडवली , ता . मुरबाड , जि . ठाणे , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक टीएनए / एमबीडी / 
( एचएसजी ) / ( टीसी ) / ३०४६५ / २०२०-२०२१ / सन २०२१ , दिनांक २६ 
मार्च २०२१ असा आहे . तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ मालकी हक्क सहभागीदारी 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

सदरची अधिसूचना आज दिनांक २६ मार्च २०२१ रोजी काढण्यात 
येत आहे . 

दिपक पाडवी , 

सहायक निबंधक , 
मुरबाड , 

सहकारी संस्था , मुरबाड . 


“ 


CG 


उप वर्गीकरण 


दिपक पाडवी , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुरबाड . 


मुरबाड , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ २ ९ 
सह निबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 
झो.पु.प्रा . , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा . / सहनि . / अ -१ / SRA / CO / OW / १३३४६ / सन 

क्रमांक सनिकु / अ / अमेय रेसिडेन्सी गृह / अधिसूचना / २०२१ / 
२०२१.– सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , १०८०. — या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , अमेय रेसिडेन्सी 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उप- सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , कुडाळ , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग 
विधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र शिवाजी नगर एसआरए सहकारी 

संस्था नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एचएसजी / टीसी / ५६८ / २०२१ , 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सीटीएस नं . ४७,४८ , ५१ ए ( पार्ट ) , 
५२ , ५३ ए ( पार्ट ) , ५६ ए ( पार्ट ) , ५ ९ए ( पार्ट ) , सर्व्हे नं . १५६ , 

दिनांक १४ मे २०२१ , ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
हिस्सा नं . ७ बी , ऑफ व्हिलेज मरोळ , शिवाजी नगर , अंधेरी ( पूर्व ) , मधील ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) 
मुंबई ४०० ०५ ९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
टी.सी. / १३११४ / सन २०२१ , दिनांक ३० मार्च २०२१ नुसार नोंदविण्यात सहकार संस्था नियम , १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 
असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 

मोहम्मद अ . आरिफ , 
सहनिबंधक , कुडाळ , 

सहायक निबंधक , 
मुंबई , 

सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , दिनांक १४ मे २०२१ . सहकारी संस्था , कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग . 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


“ 


८८८८ 


८८ 


११ 


संस्था " 


के . आर . धुळप , 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिकु / अ / गणेश अपा . गृह / अधिसूचना / २०२१ / १०४ ९. 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , गणेश अपार्टमेंट सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या . , रानबांबुळी , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग संस्था 
नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एचएसजी / टीसी / ५६७ / २०२१ , दिनांक 
७ मे २०२१ , ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील 
( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


के . आर . धुळप , 


कुडाळ , 
दिनांक ७ मे २०२१ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / २२ ९९ / २०२१ . – श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड यांची दिनांक ३ मे २०२१ ते दिनांक ७ मे 
२०२१ अशी ५ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक १ मे २०२१ रोजीचा महाराष्ट्र दिन , दिनांक २ मे २०२१ रोजीची रविवारची सुट्टी , तसेच पुढील 
दिनांक ८ मे २०२१ रोजीचा दुसरा शनिवारची सुट्टी व दिनांक ९ मे २०२१ रोजीच्या रविवारची सुट्टीला जोडून तसेच दिनांक ३० एप्रिल २०२१ रोजीच्या 
का.वे.नं.पासून ते दिनांक १० मे २०२१ रोजीच्या का.वे.पू.पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यांत 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे . 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही . आर . कुलकर्णी , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , माणगाव यांजकडे 
राहील . 


रायगड , 
दिनांक २ ९ एप्रिल २०२१ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / २७० ९ / २०२१ . – श्री . यु . एल . पाठक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल यांची दिनांक १० एप्रिल २०२१ ते 
दिनांक ३० एप्रिल २०२१ अशी २१ दिवसांची परावर्तित रजा पुढील दिनांक १ मे २०२१ व दिनांक २ मे २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून तसेच दिनांक 
१० एप्रिल २०२१ रोजीच्या का.व.नं.पासून ते दिनांक ३ मे २०२१ रोजीच्या का.वे.पू.पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीस पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर 
करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . यु . एल . पाठक , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यांत येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . यु . एल . पाठक , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . यु . एल . पाठक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच 
दराने वेतन काढणेत यावे . 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . एम . मुजावर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


रायगड , 


विभा . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


दिनांक ६ मे २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


३१ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / २७०८ / २०२१.- श्री . यु . एल . पाठक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल यांची दिनांक ३० मार्च २०२१ ते दिनांक 
९ एप्रिल २०२१ अशी ११ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक २७ मार्च २०२१ ते दिनांक २ ९ मार्च २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून दिनांक २६ मार्च 
२०२१ रोजीच्या का.वे.नंतरपासून ते दिनांक १० एप्रिल २०२१ रोजीच्या का.वे.पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीस पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर 
करणेत येत आहे . 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्री . यु . एल . पाठक , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यांत 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . यु . एल . पाठक , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . यु . एल . पाठक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच 
दराने वेतन काढणेत यावे . 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . एम . मुजावर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


रायगड , 
दिनांक ६ मे २०२१ . 


विभा . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / २२८४ / २०२१.– श्रीमती एस . एस . पानसरे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क , स्तर , पनवेल , यांची जिल्हा न्यायालय , 
रायगड - अलिबाग अधिसूचना क्रमांक २१३५/२०२१ , दिनांक २३ एप्रिल २०२१ अन्वये मंजूर झालेली दिनांक १५ एप्रिल २०२१ व १६ एप्रिल २०२१ 
अशी २ दिवसांची अर्जित रजा , याद्वारे रद्द करणेत येत आहे . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २३ एप्रिल २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / २२८५ / २०२१.– श्रीमती एफ . एफ . ईराणी , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर उरण , यांची दिनांक १ ९ एप्रिल २०२१ व २० एप्रिल 
२०२१ अशी ०२ दिवसांची परावर्तित रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एफ . एफ . ईराणी , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एफ . एफ . ईराणी , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती एफ . एफ . ईराणी , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . बी . पोळ , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर उरण यांजकडे राहील . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


रायगड , 
दिनांक २३ एप्रिल २०२१ . 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


३३ 


संचालक , नगर रचना महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


आदेश 


>> 


CG 


3 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक वि.यो.अं.कु.ब. / अंबरनाथ नप / मध्य रेल्वे निर्देशन / कलम १२७ ( २ ) /टीपीव्ही-३/२४७४.– ज्याअर्थी , अंबरनाथ , कुळगांव - बदलापूर 
आणि परिसर अधिसूचित क्षेत्राची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र . ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे उल्लेखिलेले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार शासनाचे नगर विकास विभागाकडील 
अधिसूचना क्र . टिपीएस -१२०४ / ९ ४१ / प्र.क्र .१६३ / ०४ / नवि १२ , दिनांक २५ जुलै २००५ अन्वये ( यापुढे “ उक्त अधिसूचना असे उल्लेखिलेले 
आहे ) भागशः मंजूर झाली असून ती दिनांक १२ ऑगस्ट २००५ पासून अंमलात आलेली आहे . ( यापुढे “ उक्त मंजूर विकास योजना ” असे 
संबोधिलेली आहे . ) या मंजूर विकास योजनेसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे विशेष नियोजन प्राधिकरण आहे . ( यापुढे “ उक्त 
नियोजन प्राधिकरण ” असे उल्लेखिलेले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये , अंबरनाथ नगरपरिषद हद्दीमधील मौजे कोहोज - खुंटवली येथील न.भू.क्र . ५१३५ ब , ६६५१ 
व ६६५२ एकूण क्षेत्र १ ९ ६७ ९ .६० चौ.मी. या जागेवर ( यापुढे “ उक्त जागा ” म्हणून उल्लेखिलेले ) “ परिवहन सेवा / मध्य रेल्वे ” असे निर्देशन 
( यापुढे उक्त निर्देशन ” असे उल्लेखिलेले आहे ) दर्शविलेले असून , उक्त निर्देशनासाठी मध्य रेल्वे विभाग समुचित प्राधिकरण आहे . ( यापुढे 
उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे उल्लेखिलेले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त निर्देशनाखालील उक्त जागा उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासुन 
१० वर्षाच्या कालावधीत संपादित केलेली नाही 

आणि ज्याअर्थी , उक्त निर्देशनाखालील उक्त जागेच्या जमिनमालकांनी उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक ७ मार्च २०१६ रोजी उक्त 
अधिनियमाचे कलम -१२७ ( १ ) अन्वये सूचना ( यापुढे “ उक्त सूचना ” असे उल्लेखिलेले आहे . ) बजाविलेली होती 

आणि ज्या अर्थी , उक्त निर्देशनाखालील उक्त जागेच्या जमिनमालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ अन्वये उक्त सूचना बजाविल्यानंतरही 
उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( १ ) मधील तरतुदींनुसार विहीत मुदतीत उक्त जागा संपादीत केली नाही अथवा उक्त 
निर्देशनाखालील जमिनीचे भूसंपादन करण्यासंबंधाने कोणतीही पावले उचलली नाहीत ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त जागेच्या जमिनमालकांनी उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जागेवरील उक्त निर्देशन व्यपगत झाल्या संदर्भाने उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२७ ( २ ) अन्वये आदेश निर्गमित करण्यासाठी संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना दिनांक ३ डिसेंबर २०२० 
रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जागेवरील उक्त निर्देशनाबाबतची उपरोक्त नमूद वस्तूस्थिती पाहता , तसेच मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्यासह सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांचे अहवाल पाहता , तसेच दिनांक ४ मार्च २०२१ व दिनांक ३ मे २०२१ 
रोजीच्या सुनावणीतील मुद्दे विचारात घेता , उक्त जागेच्या मर्यादेत उक्त निर्देशन , उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ ( २ ) अन्वये व्यपगत झाल्याबाबतचे 
आदेश निर्गमित करणे आवश्यक झाले आहे , असे संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सदर प्रकरणी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने दिनांक २ मार्च २०२१ रोजीच्या पत्रात , उक्त अधिसूचित क्षेत्रामधील 
अंबरनाथ नगरपरिषद क्षेत्राबाबत उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ४ मधील तरतुदीनुसारचे अधिकार प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१५१ ( ३ ) नुसार दिनांक २२ जून १ ९९ २ रोजीच्या पत्रान्वये मुख्याधिकारी यांना प्रदान केल्याचे नमूद केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्र . टिपीएस -१८१३ / ३२११ / प्र . क्र . ५०८ / नवि -१३ , दिनांक १ डिसेंबर २०१६ 
अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगरपरिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजना संबंधाने , उक्त अधिनियमाचे कलम 
१२७ पोट - कलम ( २ ) खालील अधिकार संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रत्यायोजित केलेले आहेत ; 

त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ ( २ ) अन्वये संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे याद्वारे उक्त निर्देशन , उक्त 
जागेपुरते व्यपगत झाले आहे , असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे 
सुधारणा करीत आहे . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील परिशिष्टात नमूद केलेल्या नवीन 
नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे : 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मौजा , तालुका व 


उक्त मंजूर विकास योजनेतील 

निर्देशन 


उक्त जागेचा तपशिल 
( ग.नं. / स.नं. / न.भू.क्र . ) 


जिल्हा 


निर्देशनातून भागशः 
व्यपगत झालेले 
अंदाजे एकूण क्षेत्र 

( चौ.मी. ) 


व क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


परिवहन सेवा / मध्य रेल्वे 


>> 


१ मौजा कोहोज - खुंटवली , 

ता.अंबरनाथ , जि.ठाणे 


न.भू.क्र .५१३५ ब क्षेत्र ५५११.३० चौ.मी. , १ ९ ६७ ९ .६० चौ.मी. 
न.भू.क्र .६६५१ , क्षेत्र १३१२२.२० चौ.मी , 
न.भू.क्र .६६५२ , क्षेत्र १०४६.१० चौ.मी. 


टीप . 


( १ ) उक्त विकास योजनेतील उक्त निर्देशनातून मुक्त झालेली उक्त जागा ही लगतच्या जागेवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय 

होणाऱ्या विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमिनमालकांना उपलब्ध होईल . 
( २ ) वरील बदल दर्शविणारा मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा , महानगर आयुक्त , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , मुंबई व 

मुख्याधिकारी , अंबरनाथ नगर परिषद , जि . ठाणे यांच्या कार्यालयात , कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत , नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ 

खुला ठेवण्यात येत आहे . 
( ३ ) सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत . 


सुधाकर नांगनुरे , 


पुणे , 
दिनांक ९ जून २०२१ . 


संचालक , 
नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


३५ 


DIRECTORATE OF TOWN PLANNING AND VALUATION , PUNE 


Order 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No. DP - AKBNA / Ambarnath / Central Railway designation /Sec-127(2)/Order/TPV-3/2474. 
Whereas , the Development Plan of Ambarnath - Kulgaon - Badlapur and Surrounding Notified Area 
has been partly sanctioned under the provisions of Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966 ( Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as 
“ the said Act ” ) , vide Government in Urban Development Department Notification No. TPS - 1204 / 
941 / CR - 163 / 04 / UD 12 , dated 25th July 2005 and the same has came into force with effect from 
dated 12th August 2005 ( hereinafter referred to as " the said Sanctioned Development Plan " ) and 
MMRDA is the Special Planning Authority for the said Development Plan ( hereinafter referred 
to as " the said Planning Authority " ) ; 

And whereas , in the said Sanctioned Development Plan , the land bearing CTS No. 5135 B , 
6651 and 6652 total area admeasuring about 19679.60 sq.m. of Mauja Kohoj -Khuntavali ( hereinafter 
referred to as " the said land " ) is designated as " Transport Facilities / Central Railway " ( hereinafter 
referred to as " the said designation " ) and Central Railway Department is the Appropriate 
Authority ( hereinafter referred to as " the said Appropriate Authority " ) for the said designation ; 

And whereas , the said land under the said designation has not been acquired by the said 
Appropriate Authority within ten years from the date on which the said sanctioned Development 
Plan came into force ; 

And whereas , the land owner of the said land under the said designation has served a notice 
dated 7th March 2016 under Section 127 ( 1 ) of the said Act , ( hereinafter referred to as " the said 
notice " ) on the said Appropriate Authority ; 

And whereas , even after the serving of the said Notice as aforesaid , the said land is not 
acquired or no steps as required under section 127 ( 1 ) of the said Act has been taken by the said 
Appropriate Authority , within a stipulated period from the date of service of the said notice 
under section 127 ( 1 ) of the said Act , by the said Appropriate Authority ; 

And whereas , the land owner of the said land vide letter dated 3rd December 2020 has 
requested to the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune to issue the order under 
section 127 ( 2 ) of the said Act , regarding the lapsing of the said designation on the said land from 
the said Sanctioned Development Plan ; 

And whereas , on hearing this matter on dated 4th March 2021 , 3rd May 2021 and after 
considering the above facts and reports of the concerned Officers including MMRDA in respect of 
the said designation on the said land in the said Sanctioned Development Plan , the Director of 
Town Planning , Maharashtra State , Pune is of the opinion that , it is necessary to issue the order 
under section 127 ( 2 ) of the said Act , regarding the lapsing of the said designation to the extent of 
the said land ; 

And whereas , as per report of MMRDA vide letter dated 2nd March 2021 , it is specified that , 
with regard to the Ambarnath Municipal Area , vide letter dated 22nd June 1992 MMRDA has 
delegated the powers under section 151 ( 3 ) of the said Act , exercisable by it under chapter IV of 
the said act , to the Chief Officer ; 

And whereas , the Government in Urban Development Department , vide Resolution No. TPS 
1813 / 3211 / CR - 508 / UD - 13 , dated 1st December 2016 has delegated the powers exercisable by it 
under sub - section ( 2 ) of Section 127 of the said Act , to the Director of Town Planning , Maharashtra 
State , Pune in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagar Panchayatis Zilla 
Parishads as a Planning Authority ; 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ५ अ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


Now , therefore , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune hereby notify the 
lapsing of the said designation in respect of the said land under section 127 ( 2 ) of the said Act and 
for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Development Plan as 
mentioned below , - 

After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said notification of 
the said sanctioned Development Plan , the following new entry as specified in schedule below 
shall be added : 


SCHEDULE 


Sr. 
No. 


Mauja , 
Taluka and 

District 


Designation in the said 

Sanctioned 
Development Plan 


Description of the 

said land 
( G.No./S.No/C.T.S . 

No. ) & Area 


Approximate 

Total Area 
lapsed from the 
said Designation 
( in sq.m. ) 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


CG 


1 


19679.60 sq.m. 


Mauja Kohoj - 
Khuntavali , 
Tal . Ambarnath , 
District Thane . 


Transport Facilities 
/ Central Railway " 


CTS No. 5135 B Area 
5511.30 sq.m. 
CTS No. 6651 , Area 
13122.20 sq.m. 
CTS No. 6652 , Area 
1046.10 sq.m. 


Note.- 1. The said land so released from the said designation shall become available to the said 

land owners for the purpose of development as otherwise permissible in the case of 
adjecent land under the said sanctioned Development Plan . 


2. A copy of the part plan of the said sanctioned Development Plan showing the aforesaid 

modification , shall be made available for inspection in the office of the Metropolitan 
Commissioner , MMRDA , and Chief Officer , Ambarnath , Municipal Council , Ambarnath 

during office hours on all working days . 
3. This Order shall also be published on the Directorate's website 

www.dtp.maharashtra.gov.in . 


Pune , 
dated 9th June 2021 . 


SUDHAKAR NANGNURE , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


३७ 


उप विभागीय अधिकारी अलिबाग , उपविभाग अलिबाग , रायगड यांजकडून 

दुरुस्तीपत्रक 
क्रमांक उविअ / एसआर -७ ९ / सावरोली / मुरूड / दुरूस्तीपत्रक / २०२१ /.– ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब , 
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० , व ९ ऑक्टोबर २०२० रोजी पृष्ठ क्र . १ ते २३२ मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ मधील प्रकरण 
६ च्या अधिसूचनेमधील मौजे सावरोली , ता . मुरूड , जि . रायगड येथील ८ ९ -३ ९ -२० हे.आर क्षेत्राचा समावेश आहे . त्या अधिसूचनेतील पृष्ठ क्रं . 
३ , ६ व १५१ , १५३ मध्ये अ.क्रं . ४७ ते ६ ९ व अ.क्र . १३२ ते १७२ क्रमांकाचा तपशिल टंकलेखनाच्या चुकीमुळे गहाळ झाले आहेत . सदर तपशिल 
वाचण्याबाबत सदर प्रकरण ६ च्या अधिसूचनेस दुरूस्तीपत्रक महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग ४ - ब , जानेवारी ७-१३ , २०२१ अन्वये प्रसिद्ध 
करण्यात आले आहे . 

त्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक , कोकण विभागीय पुरवणी ऑक्टोबर २७ , २०२० रोजी पृष्ठ क्र . १ ते १८२ मध्ये 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ मधील कलम ३२ ( २ ) च्या अधिसूचनेमधील मौजे सावरोली , ता . मुरूड , जि . रायगड येथील 
८ ९ -३ ९ -२० हे.आर क्षेत्राचा समावेश आहे . त्या अधिसूचनेतील पृष्ठ क्र . १४६ , १४८ व १५२ , १५३ मध्ये अ.क्र . ४७ ते ६ ९ व अ.क्र . १३२ ते १७२ 
क्रमांकाचा तपशिल टंकलेखनाच्या चुकीमुळे गहाळ झाले आहेत . सदर तपशिल वाचण्याबाबत सदर कलम ३२ ( २ ) च्या अधिसूचनेस खालील 
परिशिष्टात नमूद दुरूस्तीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे . 

आणि जर , मौजे सावरोली , तालुका मुरूड , जिल्हा रायगड मधील औद्योगिक क्षेत्रातील , सदर परिशिष्टात नमूद केलेल्या अनुक्रमांक ४७ ते 
६ ९ व अनुक्रमांक १३२ ते १७२ प्रसिद्धीमधील गहाळ झाले आहेत व संपादनासाठी निश्चित केलेल्या क्षेत्रफळामध्ये सदरचे क्षेत्र आवश्यक असल्याचे 
महाराष्ट्र शासनाच्या निदर्शनास आणले गेले , व ज्यामुळे सदर अधिसूचनेत दुरूस्ती होणे महाराष्ट्र शासनास गरजेचे वाटत असेल ; 

तर , महाराष्ट्र सामान्य कलमे कायदा , १ ९ ०४ च्या कलम २१ सोबत वाचण्यात येणा - या सदर अधिनियमाच्या कलम १ , उपकलम ३ आणि 
कलम २ चे उप कलम ( ग ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत महाराष्ट्र शासन असे जाहिर करते की , महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध दिनांकापासून सदर अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे बदल लागू झाले आहेत असे मानण्यात येईल . 

परिशिष्ट 


( १ ) पृष्ठ क्र . १४६ वर असलेल्या मौजे सावरोली , तालुका मुरुड , जिल्हा रायगड करीता नोंदी पुढीलप्रमाणे वाचाव्यात : 


सर्व्हे क्रमांक / 


हिस्सा क्रमांक 


अनु 
क्रमांक 
( १ ) 


गट क्रमांक 

( २ ) 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ४ ) 


( ३ ) 


४७ 


११ 


२ 


०.०७१ 


४८ 


११ 


३ 


०.१८२ 


४ ९ 


१२ 


२ 


०.३८४ 


५० 


१२ 


१० 


०.१८२ 


५१ 


१२ 


०.०५१ 


५२ 


१२ 


०.३३६ 


५३ 


१३ 


०.०६६ 


१४ 


०.०७१ 


५५ 


XXXXXXX 


१५ 


०.०३० 


५७ 


३ 


०.५७२ 


५८ 


४ 


०.६ ९ ८ 


५ ९ 


४ ब 


०.१०१ 


६० 


१२ 


४ क 


०.५१६ 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


६१ 


१२ 


५ 


०.००८ 


६२ 


१२ 


६ 


०.०५६ 


६३ 


१२ 


९ 


०.०३५ 


६४ 


१३ 


१ अ 


१.२६२ 


६५ 


१३ 


१ ब 


०.१२० 


६६ 


१३ 


१ क 


०.७१० 


६७ 


१३ 


१ ड 


०.१८२ 


६८ 


१३ 


२ 


०.०६३ 


६ ९ 


१४ 


१ अ 


०.२३० 


( २ ) पृष्ठ क्र . १४८ वर असलेल्या मौजे सावरोली , तालुका मुरुड , जिल्हा रायगड करीता नोंदी पुढीलप्रमाणे वाचाव्यात : 


सर्व्हे क्रमांक / 


हिस्सा क्रमांक 


क्षेत्र 


अनु 
क्रमांक 
( १ ) 


गट क्रमांक 


( हे.आर ) 

( ४ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१३२ 


२५ 


१ 


०.४४५ 


१३३ 


२५ 


२ 


०.१३७ 


१३४ 


२५ 


३ 


०.२५३ 


१३५ 


२५ 


३ ब 


०.८३७ 


१३६ 


२५ 


४ 


०.१० ९ 


१३७ 


२५ 


५ 


०.०७१ 


१३८ 


२५ 


६ 


०.०२० 


१३ ९ 


२६ 


१ अ 


०.२ ९ ६ 


१४० 


२६ 


१ ब 


०.१६४ 


१४१ 


२६ 


२ 


०.०६६ 


१४२ 


२६ 


३ 


०.०१० 


१४३ 


२७ 


१ अ 


०.६८६ 


१४४ 


२७ 


१ ब 


०.६ ९ ७ 


१४५ 


२७ 


१ क 


०.३१४ 


१४६ 


२७ 


२ 


०.०३० 


१४७ 


२७ 


३ अ 


०.०५३ 


१४८ 


२७ 


३ ब 


०.०६३ 


१४ ९ 


२७ 


३ क 


०.३१४ 


१५० 


२७ 


३ ड 


३ 


०.३२६ 


१५१ 


२७ 


३ इ 


०.२०७ 


१५२ 


२७ 


३ फ 


०.२१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


३ ९ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१५३ 


२८ 


१ 


०.४०७ 


१५४ 


२८ 


२ 


०.२ ९ ६ 


१५५ 


३० 


१ 


१.६२० 


१५६ 


३० 


२ 


१.६२० 


१५७ 


३० 


३ 


३ 


१.६२० 


१५८ 


३० 


४ 


१.०१० 


१५ ९ 


३० 


५ 


१.६२० 


१६० 


३० 


ur 


१.६२० 


१६१ 


३३ 


१ 


०.९ ३१ 


१६२ 


३३ 


२/१ 


०.२७० 


१६३ 


३३ 


२/२ 


०.६८२ 


१६४ 


३३ 


३ 


०.८३५ 


१६५ 


३३ 


४ 


०.०२० 


B 

३ 


१६६ 


३३ 


०.०३० 


تا کہ 


१६७ 


३३ 


०.७०८ 


१६८ 


३३ 


७ 


०.१३१ 


१६ ९ 


३३ 


८ 


०.३०६ 


१७० 


३३ 


९ 


०.१५१ 


१७१ 


३४ 


१ अ 


०.३४६ 


१७२ 


३४ 


१ इ 


०.४३२ 


प्रशांत ढगे , 


अलिबाग , 
दिनांक २१ जून २०२१ . 


उप विभागीय अधिकारी अलिबाग , 

उप विभाग , अलिबाग . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


BY THE SUB DIVISIONAL OFFICER ALIBAG , SUB DIVISION ALIBAG , RAIGAD 


AMENDMENT 


No. SDO / SR 79 / SAVROLI / MURUD / AMENDMENT / 2021.- Whereas , in Notification of 
Maharashtra Government issued under provisions of Chapter VI of the Maharashtra Industrial 
Development Act , 1961 ; And Published in Maharashtra Government Extra ordinary Gazette part 
IV - B dated 8th October 2020 and 9th October 2020 ; land of area admeasuring 89-39-20 H. R. 
situating at village Savroli , Taluka Murud , District Raigad , is specified on its Pages 1 to 232. And 
details thereof at Sr. No. 47 to 69 and 132 to 172 on pages 3 , 6 , 151 and 153 of said notification are 
missing due to typographical error . The amendment notification in this regard with respect to 
reading of said details is published in the Maharashtra Government Gazette part IV - B dated 
7-13th January 2021 . 

Whereas , in Notification of Maharashtra Government issued under provisions of section 32 ( 2 ) 
of the Maharashtra Industrial Development Act , 1961 ; And Published in Maharashtra Government 
Extra ordinary Gazette part - I , Konkan Division Supplement dated 27th October 2020 ; the said 
area of land admeasuring 89-39-20 H. R. situating at village Savroli , Taluka Murud , District Raigad ; 
is described at pages 1 to 182 of said notification ; And details thereof at Sr. No. 47 to 69 and 132 to 
172 on pages 146 , 148 and 152 , 153 of said notification are missing due to typographical error . The 
amendment in this regard as described in Schedule below , is hereby issued with respect to the 
reading of said details of said notification issued u / s 32 ( 2 ) of said Act . 

And Whereas , the details of said area of land situating at village Savroli , Taluka Murud , 
District Raigad ; specified at Sr. No. 47 to 69 and 132 to 172 on pages 146 , 148 , 152 and 153 of said 
notification are missing , And the necessity of incorporating said area in schedule of notified 
industrial area to be acquired , is brought to the notice of the Government And the Government is 
of the opinion that it necessary to carry out amendment in said notification . 

Now , therefore , in exercise of powers conferred under section 21 of the Maharashtra General 
Clauses Act , 1904 read with sub - section ( 3 ) of section 1 and sub - section ( g ) of section 2 of the said 
Act of 1961 , the Goverment of Maharashtra hereby publish this Amendment Notification and 
declare that the amendment specified in said notification as described in schedule below shall be 
deemed to be in force from the date of publication of this notification . 

In the Schedule appended to the said notification . 
( 1 ) On page No. 152 in the entries Read to Village Savroli , Taluka Murud , District Raigad . 


Area 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Surve No./ 
Gat . No. 

( 2 ) 


Hissa 
No. 
( 3 ) 


H.R. 


( 4 ) 


47 


11 


2 


0.071 


48 


11 


3 


0.182 


49 


12 


2 


0.384 


50 


12 


10 


0.182 


51 


12 


11 


0.051 


52 


12 


12 


0.336 


53 


12 


13 


0.066 


54 


12 


14 


0.071 


55 


12 


15 


0.030 


57 


12 


3 


0.572 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


४१ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


58 


12 


4A 


0.698 


59 


12 


4B 


0.101 


60 


12 


4C 


0.516 


61 


12 


5 


0.008 


62 


12 


6 


0.056 


63 


12 


9 


0.035 


64 


13 


1A 


1.262 


65 


13 


1B 


0.120 


66 


13 


1C 


0.710 


67 


13 


1D 


0.182 


68 


13 


2 


0.063 


69 


14 


1A 


0.230 


( ( 2 ) On page No. 153 in the entries Read to Village Savroli , Taluka Murud , District Raigad . 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Surve No./ 
Gat . No. 

( 2 ) 


Hissa 
No. 
( 3 ) 


Area 
H.R. 
( 4 ) 


132 


25 


1 


0.445 


133 


25 


2 


0.137 


134 


25 


ЗА 


0.253 


135 


25 


3B 


0.837 


136 


25 


4 


0.109 


137 


25 


5 


0.071 


138 


25 


6 


0.020 


139 


26 


1A 


0.296 


140 


26 


1B 


0.164 


141 


26 


2 


0.066 


142 


26 


3 


0.010 


143 


27 


1A 


0.686 


144 


27 


1B 


0.697 


145 


27 


1C 


0.314 


146 


27 


2 


0.030 


147 


27 


ЗА 


0.053 


148 


27 


3B 


0.063 


149 


27 


3C 


0.314 


150 


27 


3D 


0.326 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


151 


27 


3E 


0.207 


152 


27 


3F 


0.215 


153 


28 


1 


0.407 


154 


28 


2 


0.296 


155 


30 


1 


1.620 


156 


30 


2 


1.620 


157 


30 


3 


1.620 


158 


30 


4 


1.010 


159 


30 


5 


1.620 


160 


30 


6 


1.620 


161 


33 


1 


0.931 


162 


33 


2/1 


0.270 


163 


33 


2/2 


0.682 


164 


33 


3 


0.835 


165 


33 


4 


0.020 


166 


33 


5 


0.030 


167 


33 


6 


0.708 


168 


33 


7 


0.131 


169 


33 


8 


0.306 


170 


33 


9 


0.151 


171 


34 


1A 


0.346 


172 


34 


1E 


0.432 


PRASHANT DHAGE , 


Alibag , 
dated the 21st June 2021 . 

. 


Sub Divisional Officer , Alibag , 

Sub Division , Alibag . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


४३ 


उपविभागीय अधिकारी अलिबाग उपविभाग अलिबाग , रायगड यांजकडून 


दुरूस्तीपत्रक 
क्रमांक उवि / एसआर -७ ९ / सावरोली / मुरूड / दुरूस्तीपत्रक / २०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब , दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० , व ९ ऑक्टोबर २०२० रोजी पृष्ठ 
क्रं . १ ते २३२ मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १ ९ ६१ मधील प्रकरण ६ च्या अधिसूचनेमधील 
मौजे सावरोली , ता . मुरूड , जि . रायगड येथील ८ ९ -३ ९ -२० हे.आर. क्षेत्राचा समावेश आहे . त्या 
अधिसूचनेतील पृष्ठ क्रं . ३ , ६ व १५१ , १५३ मध्ये अ.क्रं . ४७ ते ६ ९ व अ.कं. १३२ ते १७२ क्रमांकाचा 
तपशिल टंकलेखनाच्या चुकीमुळे गहाळ झाले आहेत . सदर तपशिल वाचण्याबाबत सदर प्रकरण ६ च्या 
अधिसूचनेस दुरूस्तीपत्रक महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग ४ ब , जानेवारी ७-१३ , २०२१ अन्वये प्रसिद्ध 
करण्यात आले आहे . 

त्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक , कोकण विभागीय पुरवणी 
ऑक्टोबर २७ , २०२० रोजी पृष्ठ क्रं . १ ते १८२ मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १ ९ ६१ मधील 
कलम ३२ ( २ ) च्या अधिसूचनेमधील मौजे सावरोली , ता . मुरूड , जि . रायगड येथील ८ ९ -३ ९ -२० हे.आर. 
क्षेत्राचा समावेश आहे . त्या अधिसूचनेतील पृष्ठ कं . १४६ , १४८ व १५२ , १५३ मध्ये अ.क्रं . ४७ ते ६ ९ व 
अ.कं. १३२ ते १७२ क्रमांकाचा तपशिल टंकलेखनाच्या चुकीमुळे गहाळ झाले आहेत . सदर तपशिल 
वाचण्याबाबत सदर कलम ३२ ( २ ) च्या अधिसूचनेस खालील परिशिष्टात नमूद दुरूस्तीपत्रक निर्गमित 
करण्यात येत आहे . 

आणि जर , मौजे सावरोली , तालुका मुरूड , जिल्हा रायगड मधील औद्योगिक क्षेत्रातील , 
सदर परिशिष्टात नमूद केलेल्या अनुक्रमांक ४७ ते ६ ९ व अनुक्रमांक १३२ ते १७२ प्रसिद्धीमधील गहाळ 
झाले आहेत व संपादनासाठी निश्चित केलेल्या क्षेत्रफळामध्ये सदरचे क्षेत्र आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र 
शासनाच्या निदर्शनास आणले गेले , व ज्यामुळे सदर अधिसूचनेत दुरूस्ती होणे महाराष्ट्र शासनास 
गरजेचे वाटत असेल ; 

तर , महाराष्ट्र सामान्य कलमे कायदा , १ ९ ०४ च्या कलम २१ सोबत वाचण्यात येणा - या 
सदर अधिनियमाच्या कलम १ , उपकलम ३ आणि कलम २ चे उप कलम ( ग ) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांतर्गत महाराष्ट्र शासन असे जाहिर करते की , महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
दिनांकापासून सदर अधिसूचनेत खालील प्रमाणे बदल लागू झाले आहेत असे मानण्यात येईल . 


परिशिष्ट 


१ ) पृष्ठ क्रं . १४६ वर असलेल्या मौजे सावरोली , तालुका मुरूड , जिल्हा रायगड करीता नोंदी पुढीलप्रमाणे वाचाव्यात . 


अ.क्रं . 


हिस्सा क्रमांक 


क्षेत्र हे.आर. 


सर्व्हे क्रमांक / गट 

क्रमांक 
११ 


४७ 


११ 
१२ 


२ 
३ 
२ 


१० 


४८ 
४ ९ 
५० 
५१ 
५२ 
५३ 
५४ 
५५ 
५७ 
५८ 
५ ९ 


१२ 
१२ 
१२ 
१२ 
१२ 
१२ 
१२ 
१२ 
१२ 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 


०.०७१ 
०.१८२ 
०.३८४ 
०.१८२ 
०.०५१ 
०.३३६ 
०.०६६ 
०.०७१ 
०.०३० 
०.५७२ 
०.६ ९ ८ 
०.१०१ 


१५ 


३ 
४ अ 


४ ब 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ७ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


४ क 


१२ 
१२ 


५ 


६ 


६० 
६१ 
६२ 
६३ 
६४ 
६५ 
६६ 
६७ 
६८ 
६ ९ 


०.५१६ 
०.००८ 
०.०५६ 
०.०३५ 
१.२६२ 
०.१२० 


९ 
१ 


१ ब 


१२ 
१२ 
१३ 
१३ 
१३ 
१३ 
१३ 
१४ 


१ क 


०.७१० 


ड 


२ 
१ 


०.१८२ 
०.०६३ 
०.२३० 


२ ) पृष्ठ क्रं . १४८ वर असलेल्या मौजे सावरोली , तालुका मुरूड , जिल्हा रायगड करीता नोंदी पुढीलप्रमाणे वाचाव्यात , 


अ.क्रं . 


हिस्सा क्रमांक 


क्षेत्र हे.आर. 


१ 


२ 
३ अ 
३ ब 


१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 
१३७ 
१३८ 
१३ ९ 
१४० 


४ 


सर्व्हे क्रमांक / गट 

क्रमांक 
२५ 
२५ 
२५ 
२५ 
२५ 
२५ 
२५ 
२६ 
२६ 
२६ 
२६ 
२७ 


५ 
६ 
१ 


१ ब 


१४१ 


१४२ 
१४३ 
१४४ 


२ 
३ 
१ 


२७ 


१ ब 


१ क 


१४५ 
१४६ 
१४७ 


२ 


२७ 
२७ 
२७ 
२७ 


०.४४५ 
०.१३७ 
०.२५३ 
०.८३७ 
०.१० ९ 
०.०७१ 
०.०२० 
०.२ ९ ६ 
०.१६४ 
०.०६६ 
०.०१० 
०.६८६ 
०.६ ९ ७ 
०.३१४ 
०.०३० 
०.०५३ 
०.०६३ 
०.३१४ 
०.३२६ 
०.२०७ 
०.२१५ 
०.४०७ 
०.२ ९ ६ 
१.६२० 
१.६२० 
१.६२० 
१.०१० 
१.६२० 
१.६२० 
०.९ ३१ 


१४८ 


२७ 


२७ 
२७ 
२७ 
२८ 


३ अ 
३ ब 
३ क 
३ ड 
३ इ 
३ फ 
१ 


२८८ 


२ 


१४ ९ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 
१५८ 
१५ ९ 
१६० 
१६१ 


१ 


२ 


३० 
३० 
३० 
३० 
३० 
३० 
३३ 


३ 
४ 


५ 
६ 
१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


४५ 


२/१ 
२/२ 
३ 
४ 


१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६ ९ 
१७० 


३३ 
३३ 
३३ 
३३ 
३३ 
३३ 
३३ 
३३ 
३३ 
३४ 
३४ 


५ 
६ 


०.२७० 
०.६८२ 
०.८३५ 
०.०२० 
०.०३० 
०.७०८ 
०.१३१ 
०.३०६ 
०.१५१ 
०.३४६ 
०.४३२ 


७ 


८ 


१७१ 


९ 
१ अ 
१ इ 


१७२ 


प्रशांत ढगे , 


अलिबाग , 
दिनांक २१ जून २०२१ . 


उपविभागीय अधिकारी अलिबाग , 

उपविभाग , अलिबाग . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


BY THE SUB DIVISIONAL OFFICER ALIBAG , SUB DIVISION ALIBAG , RAIGAD 


AMENDMENT 


No.SDOISR 79 / SAVROLI / MURUDIAMENDMENT / 2021.— Whereas , in 
Notification of Maharashtra Government issued under provisions of Chapter V Of the 
Maharashtra Industrial Development Act , 1961 ; And Published in Maharashtra 
Government Extra ordinary Gazette part IV - B dated 8th October 2020 and 9th October 
2020 ; land of area admeasuring 89-39-20 H. R. situating at village Savroli , Taluka Murud , 
District Raigad , is specified on its Pages 1 to 232. And details thereof at Sr. No. 47 to 69 
and 132 to 172 on pages 3 , 6 , 151 and 153 of said notification are missing due to 
typographical error . The amendment notification in this regard with respect to reading of 
said details is published in the Maharashtra Government Gazette part IV - B dated 7-13th 
January 2021 . 

Whereas , in Notification of Maharashtra Government issued under 
provisions of section 32 ( 2 ) of the Maharashtra Industrial Development Act , 1961 ; And 
Published in Maharashtra Government Extra ordinary Gazette part - 1 , Konkan Division 
Supplement dated 27th October 2020 ; the said area of land admeasuring 89-39-20 H. R. 
situating at village Savroli , Taluka Murud , District Raigad ; is described at pages 1 to 182 
of said notification ; And details thereof at Sr. No. 47 to 69 and 132 to 172 on pages 146 , 
148 and 152 , 153 of said notification are missing due to typographical error . The 
amendment in this regard as described in Schedule below , is hereby issued with respect 
to the reading of said details of said notification issued u / s 32 ( 2 ) of said Act . 

And Whereas the details of said area of land situating at village Savroli , Taluka 
Murud , District Raigad ; specified at Sr. No. 47 to 69 and 132 to 172 on pages 146 , 148 , 
152 and 153 of said notification are missing , And the necessity of incorporating said area 
in schedule of notified industrial area to be acquired , is brought to the notice of the 
Government And the Government is of the opinion that it necessary to carry out 
amendment in said notification . 

Now , therefore in exercise of powers conferred under section 21 of the 
Maharashtra General Clauses Act , 1904 read with sub section ( 3 ) of section 1 and sub 
section ( g ) of section 2 of the said Act of 1961 , the government of Maharashtra hereby 
publish this Amendment Notification and declare that the amendment specified in said 
notification as described in schedule below shall be deemed to be in force from the date 
of publication of this notification . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


४७ 


In the Schedule appended to the said notification . 


1 ) On page No. 152 in the entries Read to Village Savroli , Taluka Murud , District 

Raigad . 


Sr. No. 


Hissa No. 


Area H.R. 


47 
48 
49 
50 
51 
52 


53 


54 
55 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 


Surve No./ 
Gat No. 

11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
14 


2 
3 
2 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
3 
4 A 
4 B 
4C 
5 
6 
9 
1A 
1 B 
1 C 
1 D 
2 
1A 


0.071 
0.182 
0.384 
0.182 
0.051 
0.336 
0.066 
0.071 
0.030 
0.572 
0.698 
0.101 
0.516 
0.008 
0.056 
0.035 
1.262 
0.120 
0.710 
0.182 
0.063 
0.230 


2 ) On page No. 153 in the entries Read to Village Savroli , Taluka Murud , District 

Raigad . 


132 


25 


1 


0.445 


133 


25 


2 


0.137 


134 


25 


0.253 


3 A 
3 B 


135 


25 


0.837 


136 


25 


4 


0.109 


137 


25 


5 


0.071 


138 


25 


6 


0.020 


139 


26 


0.296 


1A 
1B 


140 


26 


0.164 


141 


26 


2 


0.066 
0.010 


142 


26 


3 


143 


27 


0.686 


144 


27 


1A 
1B 
1C 


0.697 


145 


27 


0.314 


146 


27 


2 


0.030 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ८ 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


147 


27 


148 


27 


149 


27 


3A 
3B 
3C 
3 D 
3E 
3 F 


27 


1 


2 
1 


2 


3 


4 
5 


150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 


0.053 
0.063 
0.314 
0.326 
0.207 
0.215 
0.407 
0.296 
1.620 
1.620 
1.620 
1.010 
1.620 
1.620 
0.931 
0.270 
0.682 
0.835 
0.020 
0.030 
0.708 
0.131 
0.306 
0.151 
0.346 
0.432 


27 
27 
28 
28 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 


6 


1 
2/1 
2/2 
3 


5 


6 
7 


8 


34 


171 
172 


9 
1A 
1E 


34 


PRASHANT DHAGE , 


Alibag , , 
dated the 21st June 2021 . 


Sub Divisional Officer , Alibag , 

Sub Division , Alibag . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


४ ९ 


नगरविकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ जून २०२१ . 

अधिसूचना 
( पुरकपत्र ) 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टीपीएस . १८१८ / प्र.क्र . २३६ / १८ / ( भाग -१ ) /पुरकपत्र/नवि-१३.– ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बृहन्मुंबई महानगरपालिका , 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील नियोजन प्राधिकरणे / विशेष नियोजन प्राधिकरणे / विकास प्राधिकरणे , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ , नैना , 
जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट , हिल स्टेशन नगरपालिका , पर्यावरण , वन व हवामान बदल मंत्रालयाने अधिसूचित केलेली संवेदनशील क्षेत्रे व लोणावळा 
नगरपरिषद तसेच नियोजन प्राधिकरण म्हणून , सिडको कार्यरत असलेले क्षेत्र , पिंपरी - चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण , मिहान , एमएडीसी , 
एमएसआरडीसी , ही नियोजन प्राधिकरणे वगळता उर्वरित सर्व नियोजन प्राधिकरणे व प्रादेशिक योजना क्षेत्रांकरिता लागू करावयाच्या एकत्रिकृत 
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीस ( “ युडीसीपीआर " ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियमावली ” असा करण्यात आलेला आहे . ) 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आलेला आहे . ) मधील 
तरतुदींनुसार शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . १८१८ / प्र.क्र . २३६ / १८ / वियो . व प्रायो . / कलम ३७ ( १ कक ) ( ग ) व कलम २० ( ४ ) / नवि -१३ , 
दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये मंजुरी दिली आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आलेला आहे . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , शासनाने नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोचे क्षेत्र , पिंपरी - चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र , मल्टीमोडल इंटरनॅशनल 
हब एअरपोर्ट ( मिहान ) अधिसूचित क्षेत्र , विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लि . चे ( एमएडीसी ) शिर्डी विमानतळ 
अधिसूचित क्षेत्र आणि विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधिसूचित क्षेत्र , या क्षेत्रांना उक्त मंजूर एकत्रिकृत 
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ कक ) व कलम २० ( ३ ) अन्वये अनुक्रमे सूचना क्रमांक 
टीपीएस -१८१८ / प्र.क्र . २३६ / १८ / कलम ३७ ( १ कक ) व कलम २० ( ३ ) / नवि -१३ , दिनांक २ डिसेंबर २०२० आणि सूचना क्रमांक टीपीएस . १८१८ / 
प्र.क्र . २३६ / १८ / कलम २० ( ३ ) / नवि -१३ , दिनांक २ डिसेंबर २०२० प्रसिद्ध केल्या असून कलम १५४ नुसार अनुक्रमे निर्णय क्रमांक टीपीएस . १८१८ / 
प्र.क्र . २३६ / १८ / कलम ३७ ( १ कक ) व कलम २० ( ३ ) / नवि -१३ , दिनांक २ डिसेंबर २०२० आणि निर्णय क्रमांक टीपीएस . १८१८ / प्र.क्र . २३६ / १८ / 
कलम २० ( ३ ) / नवि -१३ , दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये निदेश दिलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या मंजूर विकास योजनेमधील अर्बन सेक्टर वगळता ग्रामीण क्षेत्रामधील 
गावठाणाच्या नैसर्गिक वाढीच्या विकास परवानगीबाबतचा विनियम उक्त नियमावलीत अंतर्भूत करण्याबाबत नागपूर महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण आणि काही लोकप्रतिनिधींकडून निवेदन शासनास प्राप्त झाली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , विविध निवेदने विचारात घेता आणि जनहिताच्या दृष्टीने , उक्त नियमावलीची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी उक्त 
नियमावलीतील विनियम १०.४ मधील तरतूदीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे आणि या अनुषंगाने उक्त नियमावलीतील विनियम 
क्र . १.१० नुसार उक्त नियमावलीस पुरकपत्र निर्गमत करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता त्याअर्थी , उक्त नियमावलीतील विनियम क्र . १.१० नुसार प्राप्त अधिकारात शासन याद्वारे उक्त नियमावलीस , यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केल्यानुसार , पूरकपत्र निर्गमित करून सुधारणा करीत आहे . 

या पुरकपत्रातील तरतुदी , सदर पूरकपत्र महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचा दिनांकापासून अंमलात येतील . 
३ . सदर पुरकपत्र , कामकाजाचे दिवशी एक महिन्याच्या कालावधीकरता जनतेच्या अवलोकनार्थ सर्व संबंधित नियोजन प्राधिकरणे आणि 
नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागाची जिल्हा कार्यालये या कार्यालयांमध्ये उपलब्ध राहील . 

सदर पुरकपत्र , शासनाचे संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in ( कायदे / नियम ) वर उपलब्ध राहील . 


3 


२ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


किशोर गोखले , 
शासनाचे अवर सचिव . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ८ अ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


शासन नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र.टिपीएस -१८१८ / प्र.क्र .२३६ / १८ / ( भाग -१ ) / 
पुरकपत्र / नवि -१३ , दि . २३ जून , २०२१ सोबतचे सहपत्र 

परिशिष्ट - अ 
विनियम क्र . . 

शासन अधिसूचना क्र.टिपीएस -१८१८ / प्र.क्र .२३६ / १८ / वि.यो व प्रा.यो / कलम 
३७ ( १ कक ) ( ग ) व कलम २० ( ४ ) / नवि -१३ , दि .०२ / १२ / २०२० अन्वये मंजूर उक्त 

नियमावलीतील विनियम क्र .१.१० अन्वये निर्गमित पूरकपत्र 
Fata fafaren 10.4.4 The following regulation shall be applicable only for the reference 
क्र .१०.४.४ of Regulation No. 25.6 ( xxxxiii ) mentioned in the notification of 

sanctioning the Development Plan of Nagpur Metropolitan Region 
Development Authority . 


Development permission around the periphery of Gaothan boundary - 

Development permission around the periphery of Gaothan boundary shall 
be allowed as per the Regulation mentioned as below . This regulation shall be 
applicable only for the Rural centre and rural area ( excluding nine urban centre 
area ) . Regulation for residential zone and other regulation shall be applicable . 


The peripheral residential area shown along the Gaothan 
village is deleted and land thereunder included in Agriculture Zone . 
The development along the periphery of the Gaothan shall be allowed 
subject to following : 


a ) In the villages in Rural area / Rural Centre excluding the area under 

nine urban centres , Residential Development or development 
allowed in Residential Zone , may be permitted within the periphery of 
Gaothan boundary as per the criteria given below . The regulations in 
respect of residential zone specified in these UDCPR shall be 
applicable. 


Sr. 
No. 


Category of Village 
( Populations as per latest 

census ) 
Up to 5000 
Above 5000 


Development allowed 
from Gaothan 
boundary 

750 M 
1000 M 


1 
2 


Such development may be permitted on payment of premium of 
the total area of land . Such premium shall be calculated considering 15 % 
rate of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rates of the 
year granting such developments . Such premium shall be deposited in the 
concerned Authority . 


Provided that , where more than 50 % of area of the Survey 
Number / Gat Number is covered within the above peripheral distance 
then the remaining whole of such Survey number / Gat number within one 
ownership shall be considered for development on payment of premium 
as above . 


Provided further that , the premium charges shall be recovered at 
the time of tentative approval of the Development permission . Where 
tentative development permission is already granted before publication of 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


५१ 


this Development Plan and final approval is yet to be granted , then in 
such cases premium charges shall not be recovered at the time of final 
approval . 


Provided further that , such payment of premium shall not be 
applicable in cases where development permission is already granted or 
layout is already approved by the authority before publication of 
Development Plan . Such premium shall also be not applicable for 
revision of such already approved permissions . 


However such development should not be permitted on lands which 
deserve preservation or protection from Environmental considerations viz . 
Hills and Hill tops and within the required Buffer Zone / prohibited Zone 
from river , lakes and reservoirs of minor and major project of water 
resource department . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


किशोर गोखले , 
शासनाचे अवर सचिव . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 23rd June 2021 

NOTIFICATION 


( ADDENDUM ) 


THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No.TPS - 1818 / CR.236 / 18 / ( Part - 1 ) /Addendum/UD-13.- Whereas , the Government of 
Maharashtra has sanctioned the Unified Development Control and Promotion Regulations 
( UDCPR ' ) ( hereinafter referred to as “ the said Regulations " ) for the state except Municipal 
Corporation of Greater Mumbai , other Planning Authorities / Special Planning Authorities / 
Development Authorities within the limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai , MIDC , 
NAINA , Jawaharlal Nehru Port Trust , Hill Station Municipal Councils , Eco - Sensitive / Eco - Fragile 
region notified by MoEF & CC and Lonavala Municipal Council and Area under CIDCO's 
jurisdiction as Planning Authority , PCNTDA , MIHAN , MADC , MSRDC , in Maharashtra under 
the provisions of the Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to 
as " the said Act ” ) vide Notification No. TPS - 1818 / CR.238 / 18 / DP . & RP./Sec.37 ( 1AAXc ) & sec . 20 ( 4 ) / 
UD - 13 , dated 2nd December 2020 ( hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) ; 


And whereas , to make applicable the said sanctioned Unified Development Control and 
Promotion Regulations for the area of CIDCO as Planning Authority , for the area of Pimpri 
Chinchwad New Town Development Authority , for the area of Multi - Model International Hub 
Airport Notified area ( MIHAN ) , for Shirdi Airport Notified area of Maharashtra Airport 
Development Company Ltd. ( MADC ) as Special Planning Authority and for notified area of 
Maharashtra State Road Development Corporation as Special Planning Authority , the 
Government has published Notices under section 37 ( 1AA ) & section 20 ( 3 ) of the said Act , bearing 
No.TPS - 1818 / CR - 236 / 18 / Sec.37 ( 1AA ) & Sec.20 ( 3 ) / UD - 13 , dated 2nd December 2020 and No.TPS 
1818 / CR - 236 / 18 / Sec . 20 ( 3 ) / UD - 13 , dated 2nd December 2020 respectively alongwith directives 
under section 154 of the said Act , 1966 vide resolutions No.TPS - 1818 / CR - 236 / 18 / Sec.37 ( 1AA ) & 
Sec . 20 ( 3 ) / UD - 13 , dated 2nd December 2020 and No. TPS - 1818 / CR - 236 / 18 / Sec.20 ( 3 ) / UD - 13 , dated 
2nd December 2020 respectively ; 


And whereas , various representations from Nagpur Metropolitan Regional Development 
Authority and some public representatives are received by the Government requesting to 
incorporate the provision of development permission around the periphery of Gaothan boundary 
in rural area , excluding the area under Urban Sectors in sanctioned D. P. of NMRDA , in the said 
Regulations . ; 


And whereas , after considering the various representations and in larger public interest , 
for smooth implementation of the said Regulations , the Government is of opinion that , Regulation 
No. 10.4 of the said Regulations shall be amended and addendum in this regard to the said 
Regulations shall be issued as per provision in Regulations No. 1.10 of the said Regulations ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by regulations No. 1.10 of the said 
Regulations the Government hereby amends the said Regulations by issuing addendum to the 
said Regulations as mentioned in Annexure - A attached herewith ; 


2. The provisions of this Addendum shall come into force from the date of publication of 
this addendum in the Maharashtra Government Gazette . 


3. This addendum shall be kept open for inspection to the general public in the offices of 
all concerned Planning Authorities and District Offices of Town Planning and Valuation 
Department for the period of one month , on all working days . 

This addendum is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in ( Acts / 
Rules ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KISHOR GOKHALE , 
Under Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


43 


Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notification bearing 

No.TPS - 1818 / CR.236 / 18 / ( Part - 1 ) / Addendum / UD - 13 , 

Dated 23rd June , 2021 

Annexure - A 


Regulation 

No. 


New 
Regulation 
No. 10.4.4 


Addendum issued under regulation no.1.10 of the said Regulations sanctioned 
vide Government Notification No.TPS - 1818 / CR - 236 / 18 / DP & RP / Sec.37 
( 1AA ) ( C ) & Sec.20 ( 4 ) / UD - 13 Dt.02 / 12 / 2020 . 
10.4.4 The following regulation shall be applicable only for the reference 
of Regulation No. 25.6 ( xxxxiii ) mentioned in the notification of 
sanctioning the Development Plan of Nagpur Metropolitan Region 
Development Authority . 


Development permission around the periphery of Gaothan boundary 

Development permission around the periphery of Gaothan boundary shall 
be allowed as per the Regulation mentioned as below . This regulation shall be 
applicable only for the Rural centre and rural area ( excluding nine urban centre 
area ) . Regulation for residential zone and other regulation shall be applicable . 


The peripheral residential area shown along the Gaothan village 
is deleted and land thereunder included in Agriculture Zone . The 
development along the periphery of the Gaothan shall be allowed 
subject to following : 


a ) In the villages in Rural area / Rural Centre excluding the area under 

nine urban centres , Residential Development or development allowed 
in Residential Zone , may be permitted within the periphery of Gaothan 
boundary as per the criteria given below . The regulations in respect of 
residential zone specified in these UDCPR shall be applicable. 


Sr. 
No. 


Category of Village Development allowed 
( Populations as per latest from Gaothan 
census ) 

boundary 
Up to 5000 

750 M 
Above 5000 

1000 M 


1 
2 


Such development may be permitted on payment of premium of the 
total area of land . Such premium shall be calculated considering 15 % rate 
of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rates of the year 
granting such developments . Such premium shall be deposited in the 
concerned Authority . 


Provided that , where more than 50 % of area of the Survey Number / 
Gat Number is covered within the above peripheral distance then the 
remaining whole of such Survey number / Gat number within one ownership 
shall be considered for development on payment of premium as above . 


Provided further that , the premium charges shall be recovered at the 
time of tentative approval of the Development permission . Where tentative 
development permission is already granted before publication of this 
Development Plan and final approval is yet to be granted , then in such 
cases premium charges shall not be recovered at the time of final approval . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


Provided further that , such payment of premium shall not be 
applicable in cases where development permission is already granted or 
layout is already approved by the authority before publication of 
Development Plan . Such premium shall also be not applicable for revision 
of such already approved permissions . 


However such development should not be permitted on lands which 
deserve preservation or protection from Environmental considerations viz . 
Hills and Hill tops and within the required Buffer Zone / prohibited Zone 
from river , lakes and reservoirs of minor and major project of water 
resource department . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KISHOR GOKHALE , 
Under Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


